सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . ४७ ] गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २६५७ 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

ते 

२६ ९ ४ 


१ 

सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


१. वाचावे. 

१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) . 
२. चा कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश जा . क्रं . / जिदुविअ / जालना / 
सनि / कुपासभोकरदन / २००६ / ४० दि . १६/०१/२००६ 

३. या कार्यालयाकडील अंतिम आदेश जा . क्रं . / जिदुविअ / जालना / 
सनि / कुपासभोरदन / अव / ०६ / १८७ दि . ०१/०३/२००६ 


४. या कार्यालयाकडील आदेश जा . क्र . / जिदुविअ / जालना / सनि / ९ ४३ / 
अव / ०६ / १८७ दि . २३/१२/२००८ 

५. या कार्यालयाकडील आदेश जा . क्र . / जिदुविअ / जालना / सनि / २४० / 
दि . १५/०३/२०१० 

६. मा . जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी , जि . प . जालना यांचे कडील पत्र 
जा.क्रं . ५५२ / दि . २५/५/२०१२ . 

७. या कार्यालयाकडील अवसायक बदल आदोश जा . क्रं . जिदुविअ / 
जालना / समि / २०१२ / ३५४ , दि . ०७/०६/२०१२ . 


८. मा . जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी , जि . प . जालना यांचे कडील पत्र 
जा . क्र . २ ९ / दि . १२/०१/२०२१ व जा.क्र . ५४ दि . २८/०१/२०२१ . 
९ . या कार्यालयाचे पत्र जा . क्र . / जिदुविअ / सन / पशुसंवर्धन / अवसायक / 
नि / ९९ ८ / २०२१ , दि . ३१/२१/२०२१ . 

औ . भाग १-४७ 


२६५७ 


[ पृष्ठे - ४४ , 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी ८३ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , ८८ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१०. मा . जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था जालना यांचे कडील पत्र 
जा.क्रं . जिउनि / अवसायन / राविनी / 

/ कुकुटपालन / ३४ ९ १ / २०२२ , 


दि . २ ९ / ०६ / २०२२ 

क्रं . जिदुविअ / सनिदु / जालना / म . फुलेकुकुट / भोकरदन / अव . बदल / 
२०२२ / ४७ ९ ज्याअर्थी , महात्मा फुले मागासवर्गीय कुक्कुटपालन सहकारी 
संस्था म . भोकरदन ता . भोकरदन जि . जालना जिचा नोंदणी क्रमांक 
जेएएल / बिडीएन / जिएनलएल / ( ओ ) / ४५१ / १ ९ ८८ , दि . ०१ / ०१ / १ ९ ८८ असा 
आहे . ( यापुढे जिचा उल्लेख संस्था असा केला जाईल . ) ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधनियम १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार 
नोंदणीकृत सहकारी संस्था असुन या कार्यालयाचे अधिकारक्षेत्रात येते . 

ज्याअर्थी , वाचावें क्रं . ३ चे अंतीम आदेशान्वये उपरोक्त नमुद 
संस्था ही अंतिम अवसायनात घेण्यात आलेली असुन सदर संस्थेचे कामकाज 
करण्यासाठी अवसायक म्हणुन श्री . के . एस . वाकेकर सहकार अधिकारी 
श्रे -२ संलग्न , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) जालना यांची 
नेमणुक करण्यात आलेली होती आणि कार्यालयाचे अभिलेख्याप्रमाणे प्रशासकीय 
कारणास्तव वाचावे क्र . ४ संदर्भाने श्री . के . एस . वाकेकर यांच्या ऐवजी श्री . 
डी . जे . पांडे बँक अधिकारी यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नियुक्ती केली 
होती पुन्हा वाचावे क्र . ५ श्री . डी . जे . पांडे यांचे ऐवजी श्री . पी . 
एस . 
राजपूत बँक अधिकारी यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नियुक्ती केली होती . 


२६५८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

तथापी प्रशासकीय कारणास्तव सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज 
पूर्ण करण्यासाठी वाचावे क्रं . ६ चे संदर्भाने वाचावे क्रं . ७ नुसार 
श्री . पी . एस . राजपूत बँक अधिकारी यांचे ऐवजी डॉ . असरार अहमद , 
विकास अधिकारी प . स . भोकरदन यांची उक्त संस्थेचे ऋणपरिशोधक 
पशुध 
म्हणुन नियुक्ती करण्यात आलेली होती . 


ज्याअर्थी , वाचावे क्रं . ८ नुसार , जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जालना 
यांनी नवीन अवसायकाची नेमणुक करणे बाबत कळविले होते . 
ज्याअर्थी , सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज ठप्प झालेले असल्यामुळे 
वाचावे क्रं . ९ अन्वये सदर संस्थेचे अवसायन कामकाजासाठी मा . 
जिल्हाउपनिबंधक , सहकारी संस्था , जालना यांना त्यांचे अधिनस्त कर्मचारी 
मिळण्याची विनंती करण्यात आलेली होती . 


ज्याअर्थी , वाचावे क्रं . १० नुसार , मा . जिल्हा उपनिबंधक सहकारी 
संस्था , जालना यांचेकडुन सदर संस्थेवर अवसायन नियुक्ती साठी 
श्री . बी . आर . गिरी , सहकार अधिकारी श्रेणी -२ संलग्न सहाय्यक निबंधक 
सहकारी संस्था भोकरदन ता . भोकरदन यांचे नाव कळविण्यात आलेले 

आहे . 


त्यामुळे , सदर संस्थेचे अवसायकीय कामकाज करण्यासाठी वाचावे क्र . 
७ च्या आदेशामध्ये प्रशासकीय कारणास्तव अशंत बदल करणे क्रमप्राप्त 
झाले आहे . 

करीता , खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे . 

आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) आणि 
महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रायोग विभाग मंत्रालय ( विस्तार ) 
मुंबई यांचेकडील आदेश दि . २४/११/२०२१ नुसार प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार , मी के . आर . घुले सहाय्यक निबंधक , महकारी संस्था 
( दुग्ध ) जालना , आदेशित करतो की , महात्मा फुले मागासवर्गीय कुक्कुटपालन 
सहकारी संस्था म . भोकरदन जि . जालना जिचा नोंदणी क्रमांक जेएएल / 
बिडीएन / जिएनलएल / ( ओ ) / ४५१ / १ ९ ८८ , दि . ०१ / ०१ / १ ९ ८८ असा आहे . 
या संस्थेवर अवसायक म्हणून डॉ . असरार अहम , पशुधन विकास अधिकारी 
प . स . भोकरदन यांचेऐवजी श्री . बी . आर . गिरी , सहकार अधिकारी श्रेणी 
२ संलग्न सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्थ भोकरदन ता . भोकरदन जि . 
जालना यांची नियुक्ती करीत आहे . 

सदर आदेश आज दि . ०१/०७/२०२२ रोजी माझ्या सही व या कार्यालयाच्या 
शासन मुद्रेसह निर्गमीत केले आहे . 


के . आर . घुले , 

सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ) जालना , 


२ 


9 
. 


भाग १ - पुरवणी 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचावे. 

१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) . 
२. चा कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश जा . क्रं . / जिदुविअ / जालना / 
सनि / २०१० / ११३४ , दि . २८/१२/२०१० 

३. या कार्यालयाकडील अंतिम आदेश जा . क्रं . / जिदुविअ / जालना / 
सनि / २०११ / १०७ , दि . ३१/०१/२०११ 

४. मा . जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी , जि . प . जालना यांचे कडील पत्र 
जा.क्रं . ५५२ / दि . २५/५/२०१२ . 


५. या कार्यालयाकडील अवसायक बदल आदेश जा . क्रं . जिदुविअ / 
जालना / सनि / २०१२ / ३५५ , दि . ०७/०६/२०१२ . 


६. मा . जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी , जि . प . जालना यांचे कडील पत्र 
जा.क्रं . २ ९ / दि . १२/०१/२०२१ . व जा.क्रं . ५४ दि . २८/१/२०२१ . 
७. या कार्यालयाचे पत्र जा . क्र . / जिदुविअ / सन / पशुसंवर्धन / अवसायक / 
नि / ९९ ८ / २०२१ , दि . ३१/२१/२०२१ . 

८. मा . जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था जालना यांचे कडील पत्र 
जा.क्रं . जिउनि / अवसायन / राविनी / कुकुटपालन / ३४ ९ १ / २०२२ , 
दि . २ ९ / ०६ / २०२२ 

क्र . जिदुविअ / सनिदु / जालना / जयभवानी कुकुअपा / परतूर / अव बदल / 
२०२२ / ४८०.- ज्याअर्थी , जयभवांनी कुक्कुटपालन सहकारी संस्था म . 
परतुर ता . परतुर जि . जालना जिचा नोंदणी क्रमांक जेएएल / पीटीआर / 
ओजीआर / ( ओ ) / ९ २२ / ८८-८९ , दि . ०१ / ० ९ / १ ९ ८८ असा आहे . ( यापुढे जिचा 
उल्लेख संस्था असा केला जाईल . ) ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधनियम १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार नोंदणीकृत सहकारी 
संस्था असुन या कार्यालयाचे अधिकारक्षेत्रात येते . 


ज्याअर्थी , वाचावें क्रं . ३ चे अंतीम आदेशान्वये उपरोक्त नमुद 
संस्था ही अंतिम अवसायनात घेण्यात आलेली असुन सदर संस्थेचे कामकाज 
करण्यासाठी अवसायक म्हणुन सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) 
जालना यांची नेमणुक करण्यात आलेली होती . तथापि प्रशासकीय कारणास्तव 
सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामाकज पुर्ण करण्यासाठी वाचाव क्र . ४ चे 
संदर्भाने वाचावे क्रं . ५ नुसार सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) 
जालना यांचे ऐवजी डॉ . के . एस डोंगरदिवे , पशुधन विकास अधिकारी प . 
स . परतुर यांची उक्त संस्थेचे ऋण परिशोधक म्हणुन नियक्ती करण्यात 
आलेली होती . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


ज्याअर्थी , वाचावे क्रं . ६ नुसार , जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जालना 
यांनी नवीन अवसायकाची नेमणुक करणे बाबत कळविले होते . 


ज्याअर्थी , सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज ठप्प झालेले 
असल्यामुळे वाचावे क्रं . ७ अन्वये सदर संस्थेचे 
कामकाजासाठी मा . जिल्हाउपनिबंधक , सहकारी संस्था , जालना यांना 
त्यांचे अधिनस्त कर्मचारी मिळण्याची विनंती करण्यात आलेली होती . 


अवसायन 


ज्याअर्थी , वाचावे क्रं . ८ नुसार , मा . जिल्हा उपनिबंधक सहकारी 
संस्था , जालना यांचेकडुन सदर 
सदर संस्थेवर अवसायन नियुक्ती 
साठी श्री . एस . एस . तनपुरे , सहकार अधिकारी श्रेणी -१ संलग्न सहाय्यक 
निबंधक सहकारी संस्था घनसावंगी ता . घनसावंगी यांचे नाव कळविण्यात 
आलेले आहे . 


त्यामुळे , सदर संस्थेचे अवसायकीय कामकाज करण्यासाठी वाचावे 
क्र . ५ च्या आदेशामध्ये प्रशासकीय कारणास्तव अशंतः बदल करणे क्रमप्राप्त 
झाले आहे . 

करीता , खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे . 

आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) आणि 
महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रादयोग विभाग मंत्रालय ( विस्तार ) 
मुंबई यांचेकडील आदेश दि . २४/११/२०२१ नुसार प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार , मी के . आर . घुले सहाय्यक निबंधक , महकारी संस्था 
( दुग्ध ) जालना , आदेशित करतो की , जयभवानी कुक्कुटपालन सहकारी 
संस्था म . परतुर ता . परतुर जि . जालना जिचा नोंदणी क्रमांक जेएएल / 
पीटीआर / ओजीआर / ( ओ ) / एनसी९ २२ / ८८-८९ , दि . ०१ / ० ९ / १ ९ ८८ असा आहे . 
या संस्थेवर अवसायक म्हणून डॉ . के . एम . डोंगरदिवे पशुधनविकास 
अधिकारी प . स . परतुर यांचेऐवजी श्री . एस . एस . तनपुरे , सहकार 
अधिकारी श्रेणी -१ संलग्न सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था घनसावंगी 
ता . घनसावंगी जि . जालना यांची नियुक्ती करीत आहे . 


सदर आदेश आज दि . ०१/०७/२०२२ रोजी माझ्या सही व या कार्यालयाच्या 
शासन मुद्रेसह निर्गमीत केले आहे . 


के . आर . घुले , 

सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ) जालना , 


१. वाचावे. 


- 


३ 

सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


२६५ ९ 


१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) . 
२. चा कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश जा . क्रं . / जिदुविअ / जालना / 
सनि / १ ९९ ७ / १ ९९ दि . ०१ / ०३ / १ ९९ ७ 


३. या कार्यालयाकडील अंतिम आदेश जा . क्रं . / जिदुविअ / जालना / 
सनि / ९ ७ / ११३८ दि . २ ९ / ०८ / १ ९९ ७ 


४. या कार्यालयाकडील आदेश दि . १४/०२/२००२ 

५. या कार्यालयाकडील दि . २३/०१/२००४ 

६. या कार्यालयाकडील आदेश जा . क्र . २३ ९ दि . १५/०३/२०१० 

७. या कार्यालयाकडील जा . क्र . ७७१ दि . १/११/२०११ 

८. मा . जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी , जि . प . जालना यांचे कडील पत्र 
जा . क्र . ५५२ / दि . २५/०५/२०१२ . 


९ . या कार्यालयाकडील अवसायक बदल आदेश जा . क्रं . / जिदुविअ / 
जालना / सनि / २०१२ / ३५६ दि . ०७/०६/२०१२ . 


१०. मा . जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी , जि . प . जालना यांचे कडील पत्र 
जा . क्र . २ ९ दि . १२/०१/२०२१ व जा . क्र . ५४ दि . २८/०१/२०२१ 
११. या कार्यालयाचे पत्र जा . क्र . / जिदुविअ / सनि / पशुसंवर्धन / अवसायक / 
नि / ९९ ८ / २०२१ दि . ३१/१२/२०२१ . 


१२. मा . जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था जालना यांचे कडील पत्र 
जा.क्रं . जिउनि / अवसायन / सविनी / कुकुटपालन / ३४ ९ १ / २०२२ , 
दि . २ ९ / ०६ / २०२२ 

क्रं . जिदुविअ / सनिदु / जालना / सम्राट कुकुट / अंबड / अव . बदल / २०२२ / 
४८१ ज्याअर्थी , सम्राट कुक्कुटपालन सहकारी संस्था म . अंबड ता . अंबड 
जि . जालना जिचा नोंदणी क्रमांक जेएएल / एबीडी / एजीआ / ( ओ ) / ४५२ / ८७ 
८८ , दि . ३१ / ०७ / १ ९ ८७ असा आहे . ( यापुढे जिचा उल्लेख संस्था असा 
केला जाईल . ) ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधनियम १ ९ ६० व 
नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार नोंदणीकृत सहकारी संस्था असुन या 
कार्यालयाचे अधिकारक्षेत्रात येते . 


ज्याअर्थी , वाचावें क्रं . ३ चे अंतीम आदेशान्वये उपरोक्त नमुद संस्था ही 
अंतिम अवसायनात घेण्यात आलेली असुन सदर संस्थेचे कामकाज 
करण्यासाठी अवसायक म्हणुन श्री . एन . एम . सुतार सहकार अधिकारी 
श्रे -२ संलग्न , सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) जालना यांची 
नेमणुक करण्यात आलेली होती आणि कार्यालयाचे अभिलेख्याप्रमाणे प्रशासकीय 
कारणास्तव वाचावे क्र . ४ संदर्भाने श्री . एन . एम . सुतार यांच्या ऐवजी 


२६६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


श्री . ए . ए . काटकडे यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नियुक्ती केली होती पुन्हा 
वाचवे क्रस . ५ संदर्भाने श्री . ए . एन . काटकडे बँक अधिकारी यांची ऐवजी 
श्री . ए . बी . व्याहाळकर बँक अधिकारी यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नियुक्ती 
केली होती पुन्हा वाचावे क्र . ६ संदर्भाने ए . बी . व्याहाळकर यांचे ऐवजी 
श्री . यु . एन . कवडे यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नियुक्ती केली होती पुन्हा 
वाचावे क्रं . ७ संदर्भाने श्री . यु . एन . कवडे बँक अधिकारी यांचे ऐवजी 
श्री . एस . आर . खरात बँक अधिकारी यांची ऋणपरिशोधक म्हणून नियुक्ती 
केली होती तथापि प्रशासकीय कारणास्तव सदर संस्थेचे अवसायनाचे 
कामाकाज पुर्ण करण्यासाठी वाचावे कं . ८ चे संदर्भाने वाचावे क्र . ९ नुसार 
श्री . एस . आर . खरात यांचे ऐवजी डॉ . जि . व्ही . चव्हाण , पशुधन विकास 
अधिकारी श्रेणी -१ वडीगोद्री यांची उक्त संस्थेचे ऋणपरिशोधक म्हणुन 
नियुक्ती करण्यात आलेली होती . 


ज्याअर्थी , वाचावें क्रं . १० नुसार , जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जालना 
यांनी नवीन अवसायकाची नेमणुक करणे बाबत कळविले होते . 


ज्याअर्थी , सदर संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज ठप्प झालेले असल्यामुळे 
वाचावे क्रं . ११ अन्वये सदर संस्थेचे अवसायन कामकाजासाठी 
मा . जिल्हाउपनिंधक , सहकारी संस्था , जालना यांना तयांचे अधिनस्त 
कर्मचारी मिळणची विनंती करण्यात आलेली होती . 


ज्याअर्थी , क्रं . १२ नुसार , मा . जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था 
जालना यांचेकडुन सदर संस्थेवर अवसायक नियुक्ती साठी 
श्री . पी . आर . मघाडे , सहकार अधिकारी श्रीणी -२ संलग्न सहाय्यक 
निबंधक सहकारी संस्था अंबड ता . अंबड यांचे नाव कळविण्यात आलेले 
आहे . 


त्यामुळे , सदर संस्थेचे अवसायकीय कामकाज करण्यासाठी वाचावे 
क्रं.९ च्या आदेशामध्ये प्रशासकीय कारणास्तव अशंतः बदल करणे क्रमप्राप्त 
झाले आहे . 

करीता , खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) आणि 
महाराष्ट्र शासन सहकार , पणन व वस्त्रायोग विभाग मंत्रालय ( विस्तार ) 
मुंबई यांचेकडील आदेश दि . २४/११/२०२१ नुसार प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार , मी के . आर . घुले सहाय्यक निबंधक , महकारी संस्था 
( दुग्ध ) जालना , आदेशित करतो की , सम्राट कुक्कुटपालन सहकारी संस्था 
म . अंबड ता . अंबड जि . जालना जिचा नोंदणी क्रमांक जेएएल / एबीडी / 
एजीआर / ( ओ ) / ४५२ / ८७-८८ , दि . ३१ / ०७ / १ ९ ८७ असा आहे . या संस्थेवर 


भाग १ - पुरवणी 

अवसायक म्हणून डॉ . जि . व्ही . चव्हाण , पशुधन विकास अधिकारी श्रेणी 
वडीगोद्री यांचेऐवजी श्री . पी . आर . मघाडे , सहकार अधिकारी श्रेणी - २ 
संलग्न सहाय्यक सहकारी संस्था अंबड ता . अंबड जि . जालना यांची 
नियुक्ती करीत आहे . 


सदर आदेश आज दि . ०१/०७/२०२२ रोजी माझ्या सही व या कार्यालयाच्या 
शासन मुद्रेसह निर्गमीत केले आहे . 


के . आर . घुले , 

सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ) जालना , 


४ 


अपर निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


१. वाचा . - 

१. या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली 
आदेश / २०१८ , दि . ६/४/२०१८ . 


२. या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ . दि . ३१/१०/२०१८ . 


३. महाव्यवस्थापक , मोतीराम अग्रवाल जालना मर्चन्टस यांचे पत्र क्र . 
जा . क्र . No. MAJMB / Ho / 55 / Roopf / 2022-23 २०२२-२३ 
दिनांक २१/०५/२०२२ या कार्यालयांस प्राप्त दिनांक ०३/०६/२०२२ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
आदेश 


जा . क्र . ना . बँक / १ / -सआ / जालना मर्चंट्स / का . क . १५६/२०२२/१४१७ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , शैलेश कोतमिरे अपर 
निबंधक क ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये 
“ मोतीराम अग्रवाल जालना मर्चंट्स को - ऑप बँक लि . जालना ” या बँकेच्या 
खालील अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
१०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये १ ९ ६१ चे कलम १०७ मधील तरतूदीनूसार खालील 
अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि . ३१/३/२०२३ पर्यंत 
शक्ती प्रदान करीत आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


अ . क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - याचे नांव 

अधिका - याचे हुद्दा 


श्री . गजाजन दशरथ 
परिवार 


वसूली अधिकारी 


अटी 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही 
करावी . कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा . नियम यातील तरतूदी व 
परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती 
चौकशी करून , आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
ताहत्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची 
माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जालना यांना सादर करावी . 


४. वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदेर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आलयास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 


स 

६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ 
दि . २३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुर्क्स ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली 
अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
“ वसुली अधिकारी , मोतीराम अग्रवाल जालना मर्चंट्स को - ऑप बँक लि . 
जालना ” असा फलक लावता येईल . 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका चा अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 


शक्तीची व्याप्ती 


वसूली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


जालना , बुलढाणा , बीड , 


परभणी , 
बीड , परभणी , औरंगाबाद 


२६६१ 


१०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने 
अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . बँकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारानिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 

करावा . 


शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


५ 

अपर निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


१. वाचा. 

१. या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली 
आदेश / २०१८ , दि . ६/४/२०१८ . 


२. या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ . दि . ३१/१०/२०१८ . 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी , साईबाबा नागरी सहकारी बँक लि . सेलू 
यांचे पत्र क्र . Ref No. २६/०६/२०२२ दिनांक १ ९ / ०५ / २०२२ या 
कार्यालयांस प्राप्त दिनांक ०२/०६/२०२२ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
आदेश 


जा . क्र . ना . बँक / १ / - सआ / साईबाबा नागरी सहकारी बँक लि . / का . क . 
१५६/२०२२/१४१० . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन 
मी , शैलेश कोतमिरे अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये “ साईबाबा नागरी सहकारी बँक लि . सेलू ” या 
बँकेच्या खालील अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये १ ९ ६१ चे कलम १०७ मधील 
तरतूदीनूसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दि . ३१/३/२०२३ पर्यंत प्रदान करीत आहे . 


२६६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


अ . क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - याचे नांव 


श्री . आडळकर भास्कर 
वसंतराव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - याचे हुद्दा 

वसूली अधिकारी 


अटी 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही 
करावी . कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा . नियम यातील तरतूदी व 
परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती 
चौकशी करून , आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
ताहत्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसूली अधिकारी यांनी या कायालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची 
माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , परभणी यांना सादर करावी . 


४. वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदेर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आलयास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 


६ शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र . क्र . २३१/१५ स 
दि . २३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली 
अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
“ वसुली अधिकारी , साईबाबा नागरी सहकारी बँक मर्यादित सेलू जिल्हा 
परभणी ” असा फलक लावता येईल . 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका चा अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 


शक्तीची व्याप्ती 


वसूली अधिकारी 


भाग १ - पुरवणी 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


१०७ अन्वये आदेश दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने 
अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल 
करता येणार नाही . 


परभणी , नांदेड , हिंगोली , जालना , व बीड 


११. या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . बँकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारानिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१. वाचावे. 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 

करावा . 


- 


६ 

विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


१. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे परिपत्रक जा.क्र . पतसंस्था / स . आ -५ / वसुली अधिकारीनियूक्ती / 
फेरनियुक्ती / २४७४ / २०१८ . दि . ३१/१०/२०१८ . 


२. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ४ सआ / कायदा व वैधा.कार्य / 
विशेष वसुली आधि . मोहर वापर / ५१ ९ / २०१ ९ दि .०६ / ०६ / २०१ ९ . 


३. व्यवस्थापक , केदारनाथ अर्बन को . ऑप बँक लि . लातूर यांचे पत्र 
जा.क्र . के . यु . बी / वसुली २७ / ८६ / २०२२-२३ दिनांक १२/०८/२०२२ . 
या कार्यालयांस प्राप्त या कार्यालयास प्राप्त दि . २२/०८/२०२२ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
आदेश 


जा . क्र . / अर्थ- १ उदगीर अर्बन को - ऑप बँक / क १५६/१५७१/२०२२ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , एस . आर . नाईकवाडी 
विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , लातूर या आदेशान्वये 
केदारनाथ अर्बन को . ऑप बँक लि . लातूर या बँकेच्या खालील अधिका - यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली 
प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार 
मालमत्ता जाप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 
अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेश्शाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च , २०२३ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


अ . क्र . अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - याचे नांव 


१ 


श्री . अभय श्रीकांत स्वामी 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - याचे हुद्दा 

विशेष वसूली अधिकारी 


अटी 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही 
करावी . कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा . नियम यातील तरतूदी व 
परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती 
चौकशी करून , आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 
ताहत्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसूली अधिकारी यांनी मा . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे 
दि . ३१/१०/२०१८ रोजी निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानूसार दरमाह विहीत 
नमून्यात कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे कार्यक्षेत्र 
विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे , त्या संस्थांनी देखील त्यांचे 
कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या उपनिबंधक , यांचे कार्यालयास 
मुख्य 
माहिती सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आलयास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार , अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ स , 
दि . २३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , 
सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . 
४ सआ / कायदा व वैद्या . कार्य / विशेष वसुली अधि . मोहर वापर / ५१ ९ / 
२०१ ९ दिनांक ०६ / ०६ / २०१ ९ मधील सुचनाप्रमाणे विशेष वसुली अधिकारी 
यांनी वापरावयाच्या मोहोर बाबत कार्यवाही करावी . 


७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली 
अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


शक्तीची व्याप्ती 


वसूली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 


बँकेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 


२६६३ 


८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
“ वसुली अधिकारी , केदारनाथ अर्बन को . ऑप बँक लि . लातूर " असा 
फलक लावता येईल . 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका चा अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व दि . ०६/०४/२०१८ रोजीचे मा . सहकार आयुक्त व 
निबंधक , सह . संस्था , म . रा . पुणे यांचे आदेशामध्ये निश्चित केलेल्या 
हुकुमाम्याच्या / वसुलीच्या दाखल्याच्या आदेशिकेचा खर्चाचा 
( Cost of process ) दराने वसूल करावयाची रक्कम वाशिवाय इतर 
कोणतीही रक्कम थकबाकीदारांकडुन सवूल करता येणार नाही . सदर 
खर्चाची आकारणीव विनियोग याबाबत प्रकरणनिहाय हिशोब ठेवावयाचा 
असून त्याची तपासणी संस्थेच्या वैधानिक लेखापरीक्षकांकडून करून घ्यावयाची 
आहे . 


११. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे यांचे आदेश / परिपत्रक दिनांक ३१/१०/२०१८ व 
दि .११ / ०७ / २०१ ९ मधील परिपत्रकीय सुचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत 
पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिका - यांचे 
कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमुद 
केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 

करावा . 


१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / व्यवस्थापक यांनी प्रपत्र -४ मध्ये वसुली 
अधिकारी निहाय वसुली कामकाजाचा आढावा या कार्यालयास सादर 

करावा . 


एस . आर . नाईकवाडी , 
लातूर 


विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 


२६६४ 


१. वाचा . - 

१. या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली 
आदेश / २०१८ , दि . ६/४/२०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

जा . क्र . ना . बँक / -सआ- १ / श्री . व्यास धनवर्षा सहकारी बँक लि . / का . 
क . १५६ / अधि .२२ / २३ ९ . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन 
मी , शैलेश कोतमिरे अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये श्री . व्यास धनवर्ष सहकारी बँक लि . यावल 
जि . जळगाव ” या बँकेच्या खालील अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी १ ९ ६० कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील 
तरतूदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते 
दि . ३१/३/२०२३ पर्यंत प्रदान करीत आहे . 


२. या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ . दि . ३१/१०/२०१८ . 


अ . क्र . 


७ 

अपर निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी , श्री . व्यास धनवर्ष सहकारी बँक लि . 
यावल जि . जळगाव यांचे दिनांक ०५ / ० ९ / २०२२ चे पत्रा सोबतचा 
प्रस्ताव . , 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


१ 


२ 


अधिका - याचे नांव 


श्री . चंद्रकांत बाळकृष्ण वाणी 
श्री . शरद बाबुराव बारी 


अधिका - याचे हुद्दा 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
लेखापाल तथाप्र . व्यवस्थापक 


अटी 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज वसूली करताना 
सहकार कायदा . नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न 
केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून , आवश्यकता 
भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार ताहत्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत संबंधीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज 
वसूलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव 
यांना सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सदर 
व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा 
अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आलयास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१ / १५ स 
दि . २३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली 
अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


शक्तीची व्याप्ती 


भाग १ - पुरवणी 


वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र ( जिल्हे ) 

जळगाव , धुळे , नाशिक , औरंगाबाद , बुलढाणा 
जळगाव , धुळे , नाशिक , औरंगाबाद , बुलढाणा 


८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
“ वसुली अधिकारी , श्री . व्यास धनवर्षा सहकारी बँक लि . यावल जि . 
जळगाव ” असा फलक लावता येईल . 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका चा अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वये चे आदेश दि . ६ / 
४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम 
याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . बँकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारानिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . वसूली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसमध्ये त्यांचे नाव 
पदनाम भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 


शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


औरंगाबाद विभाग 


१. वाचावे. 

१. या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुली 
आदेश / २०१८ , दि . ६/४/२०१८ . 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 


- 


२. या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ . दि . ३१/१०/२०१८ . 


१ 


८ 

अपर निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी , जनता सहकारी बँक लि . येवला जि . 
नाशिक यांचे दिनांक २७ / ० ९ / २०२२ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव . , 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 

अधिका - याचे नांव 

अधिका - याचे हुद्दा 


२ 


श्री . राजेंद्र मोतीराम वाबळे 

श्री . भानुदास पंढरीनाथ जाधव 

श्री . रवींद्र सूर्यभान जाधव 


शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 
वसुलीअधिकारी 


अटी 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम व १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार 
कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय 
सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी 
करून , आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमून्यात कर्ज वसूलीची 
माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक यांना सादर 
करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर 
व्यक्तीस सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा 
अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदेर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आलयास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र . २३१/१५ स 
दि . २३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ” “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली 


२६६५ 


" 

जा . क्र . ना . बँक / -सआ -१ / जनता सहकारी बँक / क . १५६ / अधि . / २२ / 
२४५५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , शैलेश कोतमिरे 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राजय , पुणे या आदेशान्वये 
“ जनता सहकारी बँक लि . येवला जि . नाशिक " या बँकेच्या खालील 
अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ 
मधील तरतूदीनुसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दि . ३१/३/२०२३ पर्यंत प्रदान करीत आहे . 

शक्तीची व्याप्ती 


वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र जिल्हे 

नाशिक , औरंगाबाद , अहमदनगर जिल्हे 

नाशिक , औरंगाबाद , अहमदनगर जिल्हे 
नाशिक , औरंगाबाद , अहमदनगर जिल्हे 


अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
“ वसुली अधिकारी , जनता सहकारी बँक लि . येवला जि . नाशिक " असा 
फलक लावता येईल . 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका चा अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत कर्ज 
पगारातून करण्याची कार्यवाही करावी . 
वसूल 


१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश 
दि . ६/४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची 
रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दि . ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतत पालन करावे . बँकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारानिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . वसूली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसमध्ये त्यांचे नाव 
पदनाम भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 


शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था , 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


२६६६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


९ 

सहाय्यक निबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 


क्र . जिदुविअ / ला / सनि / अधिसुचना / १०८४ / सन २०२२ - सहाय्यक निबंधक , 
सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) , लातूर या पत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहे की , 
" मराठवाडा मत्स्य शेतकरी उत्पादक संस्था मर्या . वाढवणा ( खु ) ता . 
उदगीर जि . लातूर " जि . लातूर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २४ च्या ९ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थेचे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण साधन संस्था 
असून उपवर्गीकरण कर्ज न देणारी संस्था असे करण्यात आले आहे . 
संस्थेचे नोंदणी क्रमांक एलटीआर / युजीआर / आरएस आर / ( एसआर ) / १४० ९ / 
सन २०२२ , दि . ३०/०८/२०२२ असा आहे . 

लातूर , ३० ऑगस्ट , २०२२ . 


एम . एस . लटपटे , 
सहाय्यक निबंधक , 

सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) , लातूर . 


१० 

जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 


वाचा . - 

या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . ३४८/२२ , दि . १२/०५/२०२२ . 


शुद्धीपत्रक 

जा . क्र . कक्ष- ३ / प्रशासन / म . स . सं . अधि . १ ९ ६० / १५६ अधिकार / 
शुद्धीपत्र १७१५ २२ उपरोक्त संदर्भीय वाचा अन्वये वीज कामगार को 
ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि . नांदेड या संस्थेच्या कलम ८८ अन्वये जबाबदारी 
निशिचत केलेली रक्कम संबंधीतांकडून वसुल करण्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये श्री . डी . जी . गायकवाड , 
सहकार अधिकारी , श्रेणी -१ संलग्न उपनिबंधक , सहकारी संस्था , ता . नांदेड 
यांना अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत . 


सदर आदेशात नमूद करण्यात आलेल्या अटीमध्ये अ . क्र . ६ मध्ये 
वसुलीचा भरणा शासकीय कोषागारात तात्काळ करण्यात यावा , असे नमूद 
केलेले आहे . तथापि , त्याऐवजी वसुलीचा भरणा वीज कामगार को- ऑप . 
क्रेडीट सोसायटी लि . नांदेड या संस्थेच्या बँक खात्यामध्ये तात्काळ करण्यात 
यावा असे वाचावे . 

करिता शुद्धीपत्रक निर्गमीत करण्यात येत आहे . 

नांदेड , १२ सप्टेंबर , २०२२ . 


डॉ . मुकेश बारहाते , 

जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , नांदेड . 


११ 

जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 

जा . क्र . कक्ष -८ / पतसंस्था / एनएनडी / आरएसआर / ओ २१५४/२२ जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नांदेड प्रमाणित करतात की , नांदेड माहिला 
अर्बन को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि . नांदेड , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम क्रमांक ( २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये क्रमांक एनएनडी / आरएसआर / 
( ओ ) / ८११/२०२२ , दि . १८ ऑक्टोबर , २०२२ या क्रमांकाने नोदंविण्यात आली 
आहे . 


भाग १ - पुरवणी 


उपरोनिर्दीष्ट अधिनियमाचा कलम १२ ( १ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचे नियम १ ९ ६१ मधील नियम १० ( १ ) अन्वये सेस्थेचे वर्गीकरण " साधन 
संपत्ती संस्था " असुन उपवर्गीकरण " कर्ज देणा - या साधन संपत्ती संस्था " 
असे आहे . 


नांदेड , १८ ऑक्टोबर , २०२२ . 


डॉ . मुकेश बारहाते , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , नांदेड . 


१२ 

जिल्हा उपनिबंधक यांजकडून 

अधिसुचना 

जा . क्र . प्रशासन / श्री समर्थ अर्बन / नोंदणी / ५०११ / २२- जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , बीड हे यापत्राव्दारे अधिसूचित करीत आहेत की , 
श्री समर्थ अर्बन को - ऑप क्रेडीट सोसायटी लि . तेलगाव ता . धारुर ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून जिचा नोंदणी बीएचआर / बीएचआर / आरएसआर / 
सीआर / १६ ९ / २०२२ दिनांक २१ ऑक्टोबर , २०२२ असा आहे . 


बीड , २१ ऑक्टोबर , २०२२ . 


उक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १ ९ ६२ चे नियम १० ( १ ) अन्वये जिचे वर्गीकरण " साधन संपत्ती 
संस्था " उपवर्गीकरण " कर्ज देणा - या साधन संपत्ती संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


समृत जाधव , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


१३ 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसुचना 

जा . क्र . प्रशासन / श्री . सांडेश्वर अर्बन क्रे / नोंदणी / ४४४५ / २०२२- जिल्हा 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बीड हे यापत्राद्वारे अधिसुचित करीत आहेत 
की , श्री सोडेश्वर अर्बन को . ऑप क्रेडीट सोसायटी लि . माजलगाव जि . 
बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलीअसून जिचा नोंदणी बीएचआर / आरएसआर / 
सीआर / १६८ / २०२२ दिनांक ११ ऑक्टोबर , २०२२ असा आहे . 


उक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १ ९ ६२ चे नियम १० ( १ ) अन्वये जिचे वर्गीकरण " साधन संपती 
संस्था " उपवर्गीकरण " कर्ज देणा - या साधन संपत्ती संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 

बीड , ११ ऑक्टोबर , २०२२ . 


१४ 


समृत जाधव , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , बीड . 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 

अधिसुचना 


क्र . जिदुविअ / उस्मानाबाद / सनि / अधिसुचना / १२०३ / सन २०२२.- सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) , उस्मानाबाद या पत्राद्वारे अधिसुचित 
करीत आहे की , " आई तुळजाभवानी मत्स्य शेतकरी उत्पादक सहकारी 
संस्था म . अणदूर , ता . तुळजापूर , जि . उस्मानाबाद " ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थेचे अधिनियम १ ९ ६० चे कलम २४ च्या ९ ( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थेचे नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण 
संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था असे वर्गीकरण करण्यात आले 
आहे . संस्थेची नोंदणी क्रमांक ओएसएम / आरएसआर / एनसी ( डी ) / ७४७ / 
२०२२ , दि . २१ / ० ९ / २०२२ असा आहे . 

उस्मानाबाद २१ सप्टेंबर , २०२२ . 


व्ही . टी . गोंदकर , 
सहाय्यक निबंधक , 

सहकारी संस्था , ( दुग्ध ) , उस्मानाबाद . 


१५ 


सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

अधिसुचना 


२६६७ 


जा . क्र . सनिप / प्रशासन / BHR / PRL / RSR / 664 / 2022- सहाय्यक 
निबंधक , सहकारी संस्था , परळी वै . ता . परळी वै . जिल्हा बीड , यापत्राद्वारे 
अधिसुचित करीत आहेत की , काळभैरव महिला नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्या . परळी वै . ता . परळी वै . जि . बीड ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 


उक्त अधिनियमाचे कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र संस्था नियम १ ९ ६० 
चे नियम १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण " साधन संपती संस्था " असून 
उपवर्गीकरण " कर्ज देणा - या साधन संपत्ती संस्था " आहे . 

बीड , २१ जुलै , २०२२ . 


व्ही . एस . जगदाळे , 
सहाय्यक निबंधक , 

सहकारी संस्था , ता . परळी वै . 


१६ 

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , औरंगाबाद , यांजकडून 

अधिसुचना 

क्र . 

जिउनि / मानवता / महिनागरीसहपतसंस्था / नोंदणी / ५८१६ / २०२२ 
नोंदणी क्रमांक भेजीडी / भेजीडी / आरएसआर / सिआर / २३८ / २०२२ दिनांक 
२१/११/२०२२ अन्वये जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , औरंगाबाद या 
पत्राद्वारे अधिसुचना करित आहे की , मानवता महिला अर्बन सहकारी 
पतसंस्था म . सुदर्शन नगर , हडको , औरंगाबाद ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 


उक्त अधिनियम कलम १२ ( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 
१ ९ ६० चे नियम १० ( १ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण अन्वये तिचे वर्गीकरण 
" साधन संपत्ती संस्था " व उपवर्गीकरण " कर्ज देणा - या साधन संपत्ती 
संस्था " , असे करण्यात आले आहे . 

औरंगाबाद , दि . २१ नोव्हेंबर , २०२२ . 


अनिलकुमार मुं . दाबशेडे , 

जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , औरंगाबाद . 


२६६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) खाली 
जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश निर्गमित होणे बाबत . 

आदेश 


क्र . जिविशा / बंदी आदेश / ५७०८ / २०२२.- ज्या अर्थी पोलीस अधिक्षक 
उस्मानाबाद यांनी त्यांचे पत्र दि . २ ९ / ०८ / २०२२ नुसार उस्मानाबाद जिल्ह्यात 
खालील प्रमाणे सण / उत्सव व कार्यक्रम व विविध पक्ष संघटना यांचे वतीने 
त्यांचे मागणी संदर्भात धरणे , मोर्चे , बंद , संप इत्यादी आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम आयोजित आहेत . 


१. दिनांक ३१/०८/२०२२ हे दिनांक ० ९ / ० ९ / २०२२ या कालावधीत 
श्री . गणेश उत्सव संपन्न होणार आहे . श्रीगणेश उत्सवातील श्री गणेश 
मुर्तीचे वर्षानुर्षे नियमित चालत आलेल्या हिंदु रितीरिवाजानुसार खालील 
प्रमाणे विसर्जन होणार आहे . 


अ.क्र . 

दिनांक 

१. ३१/०८/२०२२ | बुधवार 


१७ 


वार 


२. ०१ / ० ९ / २०२२ गुरुवार 
३. ०३ / ० ९ / २०२२ शनिवार 
४. ०४ / ० ९ / २०२२ | रविवार 


५. ०५ / ० ९ / २०२२ सोमवार 
६. ०६ / ० ९ / २०२२ मंगळवार 
७. ० ९ / ० ९ / २०२२ शुक्रवार 


कार्यक्रम 

श्री गणेश चतुर्थी ( श्री गणेशाची 
प्रतिष्ठापना ) 


दिड दिवसाचा गणपतीचे विसर्जन 
गौरी आगमन 
गौरी पुजन व पाच दिवसाचे 
गणपतीचे विसर्जन 
गौरी विसर्जन 

सात दिवसाचे गणपतीचे विसर्जन 
अनंत चतुर्दशी - १० दिवसाचे 
गणपतींचे विसर्जन 


उस्मानाबाद जिल्ह्यात ग्रामीण / शहरी भागात विविध ठिकाणी यात्रा / जत्रा / 
ऊरूस लहान मोठ्या स्वरुपात साजरे होणार आहेत . तसेच मराठा आरक्षण 
ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी तसेच विविध पक्ष / 
संघटना व शेतकरी यांचे वतीने त्यांचे विविध मागण्यासाठी धरणे , मोर्चे , 
उपोषण , आत्मदहन , निर्देशने व रास्तारोको इत्यादी सर्व प्रकारचे आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


तरी वरील प्रमाणे संपन्न होणारे धर्मिक सण / उत्सव व आंदोलनात्मक / 
कार्यक्रम उस्मानाबाद जिल्ह्यात शांततेत पार पाडयाकरिता तसेच कायदा व 
सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी दिनांक ३१/०८/२०२२ रोजीचे ००.०१ 
पासुन ते दिनांक १४ / ० ९ / २०२२ रोजी २४.०० वाजे पावेतो ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे 
जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपुर्ण उस्मानाबाद जिल्ह्यात जारी होणेस 
विनंती केली आहे . 


भाग १ - पुरवणी 

त्याअर्थी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
प्रमाणे मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , 
मी कौस्तुभ दिवेगावकर , जिल्हादंडाधिकारी , उस्मानाबाद , या आदेशाद्वारे 
असे निर्देश देत आहे की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणा - या कर्मचा - या 
व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही व्यक्तीस कायदा व सुव्यवस्थेचे दृष्टीकोनातुन 
उस्मानाबाद जिल्ह्यात दिनांक ३१/०८/२०२२ रोजीचे ००.०१ पासुन ते 
दिनांक १४ / ० ९ / २०२२ रोजी २४.०० वाजे पासेतो ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे जमाव व 
शस्त्रबंदी प्रमाणे खालील बाबी करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
( १ ) शस्त्रे , सोटा , तलवार , बंदूक जवळ बाळगणार नाहीत . 


आणि ज्याअर्थी , पोलीस अधिक्षक उस्मानाबाद यांचे अहवालावरुन 
जल्ह्याची कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक 
आदेश लागु करण्याची माझी खात्री झालेली आहे . 


( २ ) लाठ्या काठ्या , शारिरीक इजा होण्यास कारणीभूत ठरतील , 
सहज हाताळता येतील , अशा वस्तु बाळगणार नाहीत . 


( ३ ) कोणतेही दाहक पदार्थ , किंवा स्फोटके जवळ बाळगणार नाहीत , 
( ४ ) दगड किंवा इतर क्षेत्रपणास्त्रे किंवा फोडवयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा साधे गोळे करुन ठेवणार नाहीत किंवा बाळगणार नाहीत 
किंवा तयार करणार नाहीत . 


( ५ ) आवेशी भाषणे , अंगविक्षेपण , विडंबनात्मक नकला करणार नाही 
सभ्यता , नितिमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे , निशाणी , घोषणा 
फलक किंवा इतर कोणत्याही वस्तु जवळ बाळगणार नाहीत . 


( ६ ) जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणने , वाद्य वाजविणे किंवा 
कोणतीही कृती जे देशाच्या संविधानातील मुल्यांच्या विरुद्ध असेल किंवा 
देशाचा मान व सार्वभौमत्व यांना इजा पोहचवणारी असेल किंवा सार्वजनिक 
सुरक्षा आणि सामाजिक सलोखा यांना हानी पोहचवणारी असेल आणि 
जाहिरपणे प्रक्षोभक भाषण व असभ्य वर्तन करणार नाही . 


( ७ ) व्यक्तींच्या किंवा शवांच्या किंवा प्रेते किंवा आकृती किंवा त्याच्या 
प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणार नाहीत . 


( ८ ) पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही 
जमावास परवानगी शिवाय एकत्र येता येणार नाही किंवा मिरवणुक / मोर्चा 
काढता येणार नाही . 


हा आदेश आज दिनांक ३०/०८/२०२२ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
दिले . 


उस्मानाबाद , ३० ऑगस्ट , २०२२ . 


कौस्तुभ दिवेगावकर ( भा . प्र . से . ) , 
जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


१८ 


अप्पर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) खाली 
जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश निर्गमित होणे बाबत . 


आदेश 


क्र . जिविशा / बंदी आदेश / ७०४२ / २०२२- ज्या अर्थी पोलीस अधिक्षक 
उस्मानाबाद यांनी त्यांचे पत्र दि . २८/१०/२०२२ नुसार उस्मानाबाद जिल्ह्यात 
खालील प्रमाणे सण / उत्सव व कार्यक्रम व विविध पक्ष संघटना यांचे वतीने 
त्यांचे मागणी संदर्भात धरणे , मोर्चे , बंद , संप इत्यादी आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम आयोजित आहेत . मराठा आरक्षण ओबीसी राजकीय आरक्षण 
मिळावे या मागणीसाठी तसेच विविध पक्ष / संघटना यांचे कडुन आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच पिकविमा व नुकसान 
भरपाईची देय रक्कम मिळणे आणि इतर मागण्या अनुषंगाने शेतकरी 
तसेच विविध पक्ष / संघटना यांचे कडुन धरणे , मोर्चे , उपोषण , आत्मदहन , 
बंद निदेर्शने , तालाठोको व रास्तारोको इत्यादी प्रकारचे आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम होणची श्यक्यता नाकारता येत नाही उस्मानाबाद जिल्ह्यात ग्रामीण / 
शहरी भागात विविध ठिकाणी यात्रा / जत्रा / ऊरुस लहान मोठया स्वरुपात 
साजरे करण्यात येतात . कार्तिकीवारी पंढरपूर निमित्त विविध संताच्या 
पालख्या , पायी दिंड्या उस्मानाबाद जिल्ह्यातुन श्रीक्षेत्र पंढरपूर कडे मार्गस्थ 
होतात . व्यक्ती , व्यक्ती समुह तसेच विविध पक्ष / संघटना यांचे वतीने त्यांच्या 
विविध मागण्यासाठी अचानकपणे आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . तरी वरील प्रमाणे संपन्न होणारे धर्मिक सण / उत्सव व 
आंदोलनात्मक कार्यक्रम उस्मानाबाद जिल्ह्यात शांततेत पार पाडयाकरिता 
तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी दिनांक २ ९ / १० / २०२२ 
रोजीचे ००.०१ पासुन ते दिनांक १३/११/२०२२ रोजी २४.०० वाजे पावेतो 
( दोन्ही दिवस धरुन ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) 
व ( ३ ) खाली जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपुर्ण उस्मानाबाद जिल्ह्यात 
जारी होणेस विनंती केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , मा . पोलीस अधिक्षक उस्मानाबाद यांचे अहवालावरुन 
जिल्ह्याची कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक 
आदेश लागु करण्याची माझी खात्री झालेली आहे . 


त्याअर्थी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
प्रमाणे मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , मी शिवकुमार 
स्वामी अपर जिल्हादंडाधिकारी , उस्मानाबाद , या आदेशाद्वारे असे निर्देश 
देत आहे की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणा - या कर्मचा - या व्यतिरिक्त अन्य 
कोणत्याही व्यक्तीस कायदा व सुव्यवस्थेचे द्दष्टीकोनातुन उस्मानाबाद जिल्ह्यात 


२६६ ९ 


दिनांक २ ९ / १० / २०२२ रोजीचे ००.०१ पासुन ते दिनांक १३/११/२०२२ रोजी 
२४.०० वाजे पावेतो ( दोन्ही दिवस धरुन ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 
१ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे जमाव व शस्त्रबंदी प्रमाणे खालील बाबी 
करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 

( १ ) शस्त्रे , सोटा , तलवार , बंदूक जवळ बाळगणार नाहीत . 

( २ ) लाठ्या काठ्या , शारिरीक इजा होण्यास कारणीभूत ठरतील , 
सहज हाताळता येतील , अशा वस्तु बाळगणार नाहीत . 

( ३ ) कोणतेही दाहक पदार्थ , किंवा स्फोटके जवळ बाळगणार नाहीत , 

( ४ ) दगड किंवा इतर क्षेत्रपणास्त्रे किंवा फोडवयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा साधे गोळे करुन ठेवणार नाहीत किंवा बाळगणार नाहीत 
किंवा तयार करणार नाहीत . 


( ५ ) आवेशी भाषणे , अंगविक्षेपण , विडंबनात्मक नकला करणार नाही 
सभ्यता , नितिमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे , निशाणी , घोषणा 
फलक किंवा इतर कोणत्याही वस्तु जवळ बाळगणार नाहीत . 


( ६ ) जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणने , वाद्य वाजविणे किंवा 
कोणतीही कृती जे देशाच्या संविधानातील मुल्यांच्या विरुद्ध असेल किंवा 
देशाचा मान व सार्वभौमत्व यांना इजा पोहचवणारी असेल किंवा सार्वजनिक 
सुरक्षा आणि सामाजिक सलोखा यांना हानी पोहचवणारी असेल आणि 
जाहिरपणे प्रक्षोभक भाषण व असभ्य वर्तन करणार नाही . 


( ७ ) व्यक्तींच्या किंवा शवांच्या किंवा प्रेते किंवा आकृती किंवा त्याच्या 
प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणार नाहीत . 


( ८ ) पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही 
जमावास परवानगी शिवाय एकत्र येता येणार नाही किंवा मिरवणुक / मोर्चा 
काढता येणार नाही . 


हा आदेश आज दिनांक २८/१०/२०२२ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
दिले . 


उस्मानाबाद , २८ ऑक्टोबर , २०२२ . 


शिवकुमार स्वामी , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद . 


२६७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


१ ९ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) खाली 
जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश निर्गमित होणे बाबत . 

आदेश 

क्र . जिविशा / बंदी आदेश / ७२५५ / २०२२- ज्या अर्थी पोलीस अधिक्षक 
उस्मानाबाद यांनी त्यांचे पत्र दि . २० / ० ९ / २०२२ नुसार उस्मानाबाद जिल्ह्यात 
खालील प्रमाणे सण / उत्सव व कार्यक्रम व विविध पक्ष संघटना यांचे वतीन 
त्यांचे मागणी संदर्भात धरणे , मोर्चे , बंद , संप इत्यादी आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम आयोजित आहेत . दिनांक २६ / ० ९ / २०२२ ते दिनांक ०५/१०/२०२२ 
या कालावधीत नवारात्र उत्सव संपन्न होणार आहे दिनांक २६ / ० ९ / २०२२ ते 
दिनांक ११/१०/२०२२ या कालावधीत श्री तुळजाभवानी शारदीय नवरात्र 
महोत्सव संपन्न होणार आहे . नमुद कालावधीत मोठ्या संख्येने भाविक देवी 
दर्शना करीता श्रीक्षेत्र तुळजापूर येथे येतात दिनांक ०५/१०/२०२२ रोजी 
विजयादशमी ( दसरा ) व धम्मचक्र प्रवर्तन दिन साजरा होणार आहे . दिनांक 
० ९ / १० / २०२२ रोजी कोजागीरी पोर्णिमा व ईद - एमिलाद हे सण / उत्सव 
साजरे होणार आहे . उस्मानाबाद जिल्ह्यात ग्रामीण / शहरी भागात विविध 
ठिकाणी यात्रा / जत्रा / ऊरूस लहान मोठ्या सवरुपात साजरे होणारे आहेत 
तसेच मराठा आरक्षण ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी 
तसेच विविध पक्ष / संघटना व शेतकरी यांचे वतीने त्यांचे विविध मागण्यासाठी 
धरणे , मोर्चे , उपोषण , आत्मदहन , निर्देशने व रास्तारोको इत्यादी सर्व 
प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
तरी वरील प्रमाणे संपन्न होणारे धार्मिक सण / उत्सव व आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम उस्मानाबाद जिल्ह्यात शांततेत पार पाडण्याकरिता तसेच कायदा 
व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी दिनांक २६ / ० ९ / २०२२ रोजोचे ००.१ 
पासून ते दिनांक १०/१०/२०२२ रोजी २४.०० वाजे पावेता ( दोन्ही दिवस 
धरुन ) महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे 
जमावबंदी व शस्त्रबंदी आदेश संपुर्ण उस्मानाबाद जिल्ह्यात जारी होणेस 
विनंती केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , पोलीस अधिक्षक उस्मानाबाद यांचे अहवालावरुन 
जिल्ह्याची कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राखण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे जिल्ह्यात प्रतिबंधात्मक 
आदेश लागु करण्याची माझी खात्री झालेली आहे . 


भाग १ - पुरवणी 

व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही व्यक्तीस कायदा व सुव्यवस्थेचे द्दष्टीकोनातुन 
उस्मानाबाद जिल्ह्यात दिनांक २६ / ० ९ / २०२२ रोजीचे ००.०१ पासुन ते 
दिनांक १०/१०/२०२२ रोजी २४.०० वाजे पासेतो ( दोन्ही दिवस धरुन ) 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे जमाव व 
शस्त्रबंदी प्रमाणे खालील बाबी करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
( १ ) शस्त्रे , सोटा , तलवार , बंदूक जवळ बाळगणार नाहीत . 
( २ ) लाठ्या काठ्या , शारिरीक इजा होण्यास कारणीभूत ठरतील , 
सहज हाताळता येतील , अशा वस्तु बाळगणार नाहीत . 

३ ) कोणतेही दाहक पदार्थ , किंवा स्फोटके जवळ बाळगणार नाहीत , 

( ४ ) दगड किंवा इतर क्षेत्रपणास्त्रे किंवा फोडवयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे किंवा साधे गोळे करुन ठेवणार नाहीत किंवा बाळगणार नाहीत 
किंवा तयार करणार नाहीत . 


त्याअर्थी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) 
प्रमाणे मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , 
मी कौस्तुभ दिवेगावकर , जिल्हादंडाधिकारी , उस्मानाबाद , या आदेशाद्वारे 
असे निर्देश देत आहे की , शासकीय कर्तव्य पार पाडणा - या कर्मचा - या 


( ५ ) आवेशी भाषणे , अंगविक्षेपण , विडंबनात्मक नकला करणार नाही 
सभ्यता , नितिमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता 
धोक्यात येईल किंवा अराजकता माजेल अशी चित्रे , निशाणी , घोषणा 
फलक किंवा इतर कोणत्याही वस्तु जवळ बाळगणार नाहीत . 


( ६ ) जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणने , वाद्य वाजविणे किंवा 
कोणतीही कृती जे देशाच्या संविधानातील मुल्यांच्या विरुद्ध असेल किंवा 
देशाचा मान व सार्वभौमत्व यांना इजा पोहचवणारी असेल किंवा सार्वजनिक 
सुरक्षा आणि सामाजिक सलोखा यांना हानी पोहचवणारी असेल आणि 
जाहिरपणे प्रक्षोभक भाषण व असभ्य वर्तन करणार नाही . 


( ७ ) व्यक्तींच्या किंवा शवांच्या किंवा प्रेते किंवा आकृती किंवा त्याच्या 
प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणार नाहीत . 


( ८ ) पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींचा समावेश असलेल्या कोणत्याही 
जमावास परवानगी शिवाय एकत्र येता येणार नाही किंवा मिरवणुक / मोर्चा 
काढता येणार नाही . 


हा आदेश आज दिनांक २१ / ० ९ / २०२२ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
दिले . 

उस्मानाबाद , २१ सप्टेंबर , २०२२ . 


कौस्तुभ दिवेगावकर ( भा . प्र . से . ) , 
जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


२० 

अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये 
वाचा -१ . मुंबई पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे ३७ ( १ ) व ३७ ( ३ ) अन्वये आदेश 
२. मा . पोलीस अधिक्षक , औरंगाबाद ग्रामीण यांचे पत्र जा . क्र . 
जिविशा / औ . / का . व सु . / २०२२-४८२५ दिनांक १ ९ / ० ९ / २०२२ . 
आदेश 


जा.क्र . २०२२ / गृहशाखा / दंडावि -१ / कावी - ८०५ . - ज्याअर्थी माझे असे 
निदर्शनास आणुन देण्यात आले आहे की , औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हायात 
नगर पालीका जिल्हा परिषद , पंचायत समिती यांच्या निवडणुका संबंधाने 
वॉर्ड रचना , गण / प्रभाग रचना तयार करण्याचे काम चालु असुन राजकीय 
पक्ष संघटना आपल्या सोयीनुसार वॉर्ड , गण व प्रीभाग तयार व्हाव्यात 
याबाबत आग्रही असुन कार्यकत्यांच्या बैठका , मेळावे , ईत्यादी कार्यक्रम 
घेण्यात येत असुन त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकरता येत नाही . 


तसेच दिनांक २ ९ / ० ९ / २०२२ ते ०५/१०/२०२२ रोजी पावेतो नवरात्रउत्सव 
हा सण साजरा होणार आहेत त्या अनुषंगाने औरंगाबाद ग्रामीण जिल्ह्यात 
कोणाताही अनुचीत प्रकार व घटना घडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न 
निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . करीता औरंगाबाद ग्रामीण 
जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवता या 
साठी जमावबंदी व शस्त्रबंदी बाबत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे 
कलम ३७ ( १ ) ( ३ ) प्रमाणे बंदी आदेश 


दिनांक २६ / ० ९ / २०२२ चे ००.०० वाजे पासून दिनांक ०५/१०/२०२२ 
रोजीचे २४.०० वाजेपावेतीचा निर्ममित होणेस विनंती केली आहे . 


त्याअर्थी अशा विविध कारणांमुळे औरंगाबाद ग्रामीण भागात सार्वजनिक 
शांतता आणि कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी मुंबई पोलीस 
अधिनियम १ ९ ५१ चे ३७ ( १ ) व ३७ ( ३ ) अन्वये मी , जिल्हादंडाधिकारी 
औरंगाबाद असे आदेशित करीत आहे की , औरंगाबाद ग्रामीण भागात 
शासकीय कर्तव्य पार पाडणा - या व्यक्ती व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही ठिकाणी 
अथवा त्यांच्या जवळपास कोणतीही व्यक्ती . 


( १ ) सार्वजनिक ठिकाणी किंवा सडकेवर किंवा जवळपास शस्त्रे , सोटा , 
तलवार , भाले , दंडे , बंदुका , सुरे , काठया किंवा लाठया , किंवा शारिरीक 
इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर कोणतीही वस्तु जवळ बाळगणार 
नाही . 


( २ ) कोणताही क्षार , द्रव्ये दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ सोबत 
बाळगणार नाही . 


( ३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा प्रवर्तक किंवा क्षेपनिक उपकरणे 
किंवा निकॉस्टि द्रव्ये गोळा करून ठेवणार नाहीत किंवाजवळ बाळगणार 
नाही किंवा वाहून नेता येणार नाही . तसेच क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची प्रकरणे किंवा साधने बाळगणार नाही किंवा तयार करणार 

नाही . 


२६७१ 


( ४ ) कोणत्याही व्यक्तिच्या किंवा समुहाच्या भावना आणून बुजून देखावयाच्या 
उद्देशाने वाद्यये वाजविणार नाही किंवा जाहीरपणे किंवा प्रक्षोभक किंवा 
जाहीरपणे असभ्य वर्तन करणार नाही . प्रतिमा अथवा प्रेते किंवा आकृत्या 
यांचे प्रदर्शन करणार नाही . 


( ५ ) जाहीरपणे घोषणा देणार नाही , किंवा त्यांचे ध्वनिमुळे सार्वजनिक 
शांतता भंग होणार नाही असे ध्वनिक्षेपण करु नये . 


( ६ ) अशा प्राधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितिमत्ता धक्का 
पोहचेल अशी जिल्ह्याची किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल . किंवा 
ज्यामध्ये राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण 
भाषणे करु नये , सोंग अगर हावभाव करु नये आणि अशी चित्रे , चिन्हे , 
फलक किंवा इतर कोणतीही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करु नये , त्यांचे 
प्रदर्शन करु नये आणि किंवा त्यांचा जनतेत प्रसार करू नये . तसेच 
आदेशीत करीत आहे की संपूर्ण औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हा अंतर्गत पाच 
किंवा पाचपेक्षा अधिक व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र जमण्यास व 
निदर्शन , धरणे , मोर्च , मिरवणूका काढण्यास मनाई करण्याचा आदेश देत 
आहे . 


हा आदेश कामावरील पोलीस अधिकारी किंवा इतर शासकीय कर्मचारी 
विवाह अंत्ययात्रा , धार्मिक कार्यक्रम , यात्रा व इतर सक्षम अधिकारी यांनी 
विशेषरीत्या परवानगी दिलेल्या अशा मिरवणुकीला लागू होणार नाही . 
मिरवणुकांना परवानगी देण्याचे अधिकार तसेच पाच पेक्षा जास्त जमण्यासाठी 
सभा , मिरवणुका , मोर्चा , काढणे , ध्वनीक्षेपक , वाजविण्यास परवानगी देण्याचे 
अधिकार जिल्ह्यातील ( ग्रामिण ) जिल्हा पोलीस अधिक्षक , आणि तसेच 
पोलीस अधिक्षक ( ग्रामिण ) औरंगाबाद यांनी प्राधिकृत केलेल्या इतर पोलीस 
अधिकारी यांना राहिल . 


हा आदेश औरंगाबाद ग्रामीण जिल्हायाच्या हद्दीपावेती 
दिनांक २६ / ० ९ / २०२२ चे ००.०० वाजे पासून ते दि . ०५/१०/२०२२ 
रोजीचे २४.०० वाजेपर्यंत अंमलात राहतील . 


हा आदेश दिनांक २२ / ० ९ / २०२२ रोजी माझ्या सही व शिक्यानिशी 
पारित करण्यात येत आहे . 

औरंगाबाद , २२ सप्टेंबर , २०२२ . 


मंदार वैद्य , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , औरंगाबाद 


२६७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


२१ 


पोलीस अधीक्षक यांजकडून 

महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३६ अन्वये अंमलबजावणी 
अधिकार प्रदान केले बाबत 


आदेश 


जा.क्र . जिविशा / श्री गणेश उत्सव / ३७४६ / २०२२- उपरोक्त विषयान्वये 
हिंगोली जिल्ह्यात दिनांक ३१/०८/२०२२ ते ११ / ० ९ / २०२२ या कालावधीमध्ये 
श्री गणेशोत्सव हा सण मोठया प्रमाणात साजरा केला जाणार आहे . 
त्याकरीता सदर कालावधीत शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी 
मी एम राकेश कलासागर , पोलीस अधीक्षक , हिंगोली मला महाराष्ट्र 
पोलीस अधिनियम १ ९ ५१ चे कलम ३६ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये 
सर्वउप विभागीय पोलीस अधिकारी , सर्व पो . स्टे . प्रभारी अधिकारी व सर्व 
बंदोबस्ताचे प्रभारी अधिकारी यांना दिनांक ३१/०८/२०२२ रोजी ००.०० वा . 
पासून ते दिनांक ११.० ९ / २०२२ चे २४.०० वा पर्यंत वरील कलमान्वये 
खालील अधिकार प्रदान करीत आहे . 


( अ ) रस्त्यावरील किंवा रस्त्याने जाणा - या विसर्जन मार्गातील किंवा 
जमावातील लोकांनी कशा रितीने चालावे . त्यांनी वर्तणूक किंवा वागणूक 
कशी ठेवावी या विषयी निर्देश देणे . 


( ब ) अशा कोणत्याही गणेश मंडळे या कोणत्या विसर्जन मार्गाने , कोणत्या 
वेळात काढाव्यात किंवा काढू नयेत ? असे मार्ग व अशा वेळा विहित करणे . 


( क ) सर्व विसर्जनाच्या व जमावांच्या प्रसंगी व उपासनेच्या वेळी व 
कोणत्याही रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक जागी किंवा सार्वजनिक स्थळी गर्दी 
होणार असेल किंवा अडथळा होण्याचा संभव असेल अशा सर्व प्रसंगी 
अडथळा न होऊ देणे . यासाठी योग्य ते आदेश देणे . 


( ड ) सर्व रस्त्यावर व रस्त्यामध्ये , घाट किंवा घाटावर , सर्व धक्क्यावर 
व धक्क्यामध्ये आणि सार्वजनिक स्नानांच्या , कपडे धुण्याच्या व उतरणेच्या 
जागांच्या ठिकाणी व जागामध्ये , देवालय आणि इतर सर्व सार्वजनिक 
स्थळी राखणेसाठी योग्य ते आदेश देणे . 
सुव्यवस्था 


भाग १ - पुरवणी 

( ई ) कोणत्याही सार्वजनिक जागेत किंवा जागेजवळ किंवा कोणत्याही 
सार्वजनिक करमणूकीच्या ठिकाणी लोकांना उपद्रव होऊ नये म्हणून 
ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करणेचे विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 
योग्य ते आदेश देणे . 


( इ ) कोणत्याही रस्त्यात किंवा रस्त्याजवळ ढोल , ताशे व इतर वाद्ये 
वाजवण्याचे व गाणी गाण्याचे , शिंगे व इतर कर्कश वाद्ये वाजविण्याचे 
विनियमन करणे व त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य ते आदेश देणे . 


( फ ) सक्षम प्राधिका - यांनी या अधिनियमांची कलमे ३३,३५,३७ , ते ४०,४३ , ४५ 
या अन्वये दिलेल्या कोणत्याही आदेशास अधिन असलेले व त्यास पुष्टी 
देणारे योग्य आदेश देणे . 


मी यापुढे असाही आदेश देतो की , कोणीही इसमांनी सदर चा आदेश 
लागू असे पर्यंत हिंगोली जिल्ह्यातील सर्व उप विभागीय पोलीस अधिकारी , 
सर्व पो . स्टे . प्रभारी अधिकारी व सर्व बंदोबस्ताचे प्रभारी अधिकारी यांचेकडून 
रहदारीचे नियमन व मार्गाबाबत सुचना कार्यक्रमाची तारीख / वेळ / जाहिरसभा / 
मोर्चे / मिरवणूक / निर्दशने / पदयात्रा ईत्यादी कार्यक्रम संबंधीत पोलीस उप 
निरीक्षक किंवा त्यांच्या वरिष्ठांकडून तारीख व वेळ सभेची जागा मिरवणूकीचा , 
मोर्चाचा मार्ग व त्यात दिल्या जाणा - या घोषणा , पुर्वपरवानगी शिवाय आयोजित 
करु नये . संबंधीत अधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाचेपालन करावेत . 
सदर 
जाहीरसभा / मिरवणुका / पदयात्रेत / समायोजित घोषणा सोडून किंवा ज्या 
घोषणांनी शांतता व सुव्यवस्थेला बाधा होऊ शकते अशा घोषणा देऊ नये . 


सदरचा आदेश लग्नाच्या ठिकाणी , प्रेत यात्रेस लागू नाही . या आदेशाचे 
उल्लघंन केल्यास महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम १३४ प्रमाणे अपराधास 
पात्र ठरेल . 


सदरचा आदेश संपूर्ण हिंगोली जिल्ह्यात दिनांक ३१/०८/२०२२ चे 
००.०० वा पासून दिनांक ११ / ० ९ / २०२२ चे २४.०० वा . पर्यंत लागु 
राहील . 


हा आदेश माझे सही व शिक्यानिशी आज दिनांक २८/०८/२०२२ रोजी 
दिला आहे . 


हिंगोली , २८ ऑगस्ट , २०२२ . 


एम . राकेश कलासागर , 
पोलीस अधीक्षक , हिंगोली . 


औरंगाबाद विभाग 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर 
तलाव क्रं .०१ डोका ता . केज जि . बीड साठी भुसंपादन ) 
अधिसुचना 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


२२ 

जिल्हाधिकारी बीड , यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादीत करण्याची आवश्कता आहे या बाबत खात्री पटली आहे 
आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्य कलम १ ९ च्य पोटकलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता 
आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची 
तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित 
केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकरी भुसंपादन / 
उपविभागीय अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय , बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 

२ 


३ 

४ 


C 


दिनांक- १८.११.२०२२ 
क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ०७ / २०२१. 

ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन १० 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , शासन राजपत्र दिनांक मे / जून १५-३६,२०२१ भाग १ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०१ डोका तालुका : - केज 
जिल्हा : - बीड 

मौ . डोका 


स.न. / ग.न. 

३६ / २ पै . 

३६ / ३ पै . 


३६ / ३ पै . 

३६ / ३ पै . 


अ.क्र . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.०३ 

०.१६ 

०.०२ पो . ख . 

०.१० 

०.१४ 


၄ 


७ 


८ 


९ 


११ 


१२ 

१३ 


१४ 


१५ 

१६ 

१७ 

१८ 


अ . क्र 


स.न. / ग.न. 

३७ / १ पै . 

३७ / १ पै . 

३७ / १ पै . 

३७ / १ पै . 

३७ / १ पै . 

३७ / २ पै . 

३७ / २ पै . 

३७ / २ पै . 

३७ / २ पै . 

३७ / २ पै . 


- 


३७ / २ पै . 

३ ९ / १ पै . 

३ ९ / १ पै . 

३ ९ / १ पै . 

एकुण 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


दिनांक : १८.११.२०२२ 

ठिकाण : बीड 


२६७३ 


०.८६ 

०.०५ पो.ख. 


०.२४ 

०.०२ पो.ख. 


०.२३ 

०.०१ पो.ख. 


०.२३ 

०.०१ पो.ख. 


०.२३ 

०.०१ पो . ख . 


०.२७ 

०.०१ पो.ख. 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं . ०१ डोका ता . केज जि . बीड . 
प्रकल्पाचे विवरण : - पाझर तलाव क्रं .०१ डोका ता . केज जि . बीड 
या सार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व इतर 
सार्वजनिक हितार्थ 


०.२७ 

०.०१ पो.ख. 

०.०४ 

०.०४ 

०.२७ 

०.०१ पो . ख . 

०.०२ 

०.३६ 

०.२४ 

०.०८ 


३.९ ६ 


अनुसूची - तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०१ डोका 
मौजे डोका तालुका : - केज जिल्हा : - बीड 

ग.न. / स.न . 

लागु नाही 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे 
राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / 
२०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट देण्यात 
आलेली आहे . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


टिप प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


जिल्हाधिकारी बीड करिता , 


२६७४ 


२३ 

जिल्हाधिकारी बीड , यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम -२०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर 
तलाव क्रं .०१ कोठी ता . केज जि . बीड साठी भुसंपादन ) 

दिनांक- १८.११.२०२२ 


क्र . २०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ०८ / २०२१ . ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , शासन राजपत्र दिनांक मे / जून १५-३६,२०२१ भाग १ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादीत करण्याची आवश्कता आहे या बाबत खात्री पटली आहे 
आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्य कलम १ ९ च्य पोटकलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता 
आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची 
तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित 
केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकरी भुसंपादन / 
उपविभागीय अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय , बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अ.क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०१ कोठी तालुका : - केज जिल्हा : - बीड 

मौ . कोठी 


१ 

२ 

३ 


5 w 9 V 


७ 


८ 


अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


स.न. / ग.न. 

६ पै . 


६ पै . 

७ / आ पै . 

७ / आ पै . 

७ / आ पै . 

७ / अ पै . 
१० / आ पै . 

१० / आ पै . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.१० 

०.०७ 

०.६६ 

०.१८ 

०.१७ 

०.०३ 

०.२८ 

०.०७ 


अ.क्र . 


९ 

१० 

११ 


१२ 


१३ 


अ.क्र 


स.न. / ग.न . 

१० / आ पै . 

१० / आ पै . 

१० / अ पै . 

१० / अ पै . 

१० / अ पै . 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०१ कोठी ता . केज जि . बीड . 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्रं .०१ कोठी ता . केज जि . बीड 
या सार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व इतर 
सार्वजनिक हितार्थ 


दिनांक : १८.११.२०२२ 

ठिकाण : बीड 


भाग १ - पुरवणी 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.०७ 

०.१४ 

०.१५ 

०.०१ पो . ख . 


एकुण 


ग.न. / स.न . 


लागु नाही 


०.१६ 

०.०२ पो . ख . 


गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०१ कोठी 
मौजे कोठी तालुका : - केज जिल्हा : - बीड 


०.१६ 

०.०१ पो.ख. 

२.२८ 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ - २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 


जिल्हाधिकारी बीड करिता , 


औरंगाबाद विभाग 


२४ 

जिल्हाधिकारी बीड , यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा -२०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 

( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई 

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन 

संपादन पाझर तलाव क्रं .०१ कासारी ता . केज जि . बीड साठी भुसंपादन ) 
दिनांक- १८.११.२०२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

स.न. / ग.न. 


ज्याअर्थी , समुचित 

क्र . २०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ०२ / २०२१ 
शासन असलेल्या बीड जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , शासन राजपत्र दिनांक मे / जून १५-३६,२०२१ भाग १ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसुचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ 
केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादीत करण्याची आवश्कता आहे या बाबत खात्री पटली आहे 
आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्य कलम १ ९ च्य पोटकलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता 
आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची 
तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित 
केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकरी भुसंपादन / 
उपविभागीय अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय , बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 

J 


अ.क्र . 

१ 

२ 

३ 

४ 


५ 


अनुसूची एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०१ कासारी तालुका : केज 

जिल्हा : - बीड 

मौ . कासारी 


स.न. / ग.न. 


८ ९ 


- 


८ ९ 


८ ९ 

८ ९ 


९ २ 

९ २ 

९ २ 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.४० + ०.०२ पो . ख . 

०.४२ 

०.३१+ ०.०१ पो . ख . 

०.३५+ ०.०२ पो.ख. 


०.३० 

०.४३ 

०.५०+ ०.०२ पो . ख . 


अ.क्र . 


८ 

९ 


१० 


९ २ 

९ २ 


अ.क्र 


९ ४ 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.६०+ ०.०२ पो.ख. 

०.६३ 


०.०८ 


एकुण ४.११ 


२६७५ 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०१ कासारी 
ता . केज जि . बीड . 

प्रकल्पाचे विवरण : - पाझर तलाव क्रं .०१ कासारी 
ता . केज जि . बीड 

या सार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं .०१ कासारी 
मौजे कासारी तालुका : - केज जिल्हा : - बीड 

ग.न. / स.न . 

लागु नाही 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे 
राजपत्रात प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / 
२०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट देण्यात 
आलेली आहे . 


टिप - प्रस्तुत जमिनीचा नकाशा पाहणीसाठी उपविभागीय अधिकारी 
अंबाजोगाई यांचे कार्यालयात उपलब्ध आहे . 

दिनांक : १८.११.२०२२ 

ठिकाण : बीड 


जिल्हाधिकारी बीड करिता , 


२६७६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ०२ चिंचोली ता . पाटोदा . जिल्हा : - बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

१ 

०.८० 


२५ 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 


दिनांक -० ९ / ११ / २०२२ 

क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ६६ / २००६- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

J 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
लघुपाटबंधारे बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


भाग १ - पुरवणी 


स.नं. / ग.नं. 

१ ९ ० पै . 

एकुण 


अ.क्र . 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ०२ चिंचोली ता . पाटोदा 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्र . ०२ चिंचोली ता . पाटोदा 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

( पाणी साठा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


०.८० 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - चिंचोली ता . पाटोदा जिल्हा : - बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं . 

लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे 
बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप 
नोंदविता येईल . 

ठिकाण : बीड , दिनांक ० ९ / ११ / २०२२ 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव.क्र .८ मौजे सौताडा ता.पाटोदा . जिल्हा : 

बीड 


२६ 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 


दिनांक - ० ९ / ११ / २०२२ 

क्र . २०२२ / एलएनक्यु / एसआर / १८ ९ / २००५ - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

J 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
लघुपाटबंधारे बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 

२ 

३ 


स.नं. / ग.नं . 

३५६ 

३५७ 

३५८ 

एकुण 


( पाणी साठा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 
परिशिष्ट ३ 


अ.क्र . 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : -पाझर तलाव.क्र .८ मौजे सौताडा ता . पाटोदा . 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव.क्र .८ मौजे सौताडा ता . पाटोदा . 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.०२ 

०.१४ 

१.७८ 

१.९ ४ 


२६७७ 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - मौजे सौताडा ता . पाटोदा जिल्हा : - बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं . 

लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे 
बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 


२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप 
नोंदविता येईल . 

दिनांक : ० ९ / ११ / २०२२ 
ठिकाण : बीड 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


२६७८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .०७ सौताडा 


२७ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 


दिनांक - ११/११/२०२२ 

- 


- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 

क्र . २०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ३८ / २००५ 

शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

J 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
लघुपाटबंधारे बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 


३ 


C 


स.नं. / ग.नं. 

३४० पै 


अ.क्र . 


३४१ पै 

३५५ पै 

३५५ पै 

एकुण 


भाग १ - पुरवणी 


ता . पाटोदा . जि . बीड 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.२३ 

०.३८ 

१.२२ 

०.९ ० 

२.७३ 


परिशिष्ट २ 

: 

प्रकल्पाचे नांव पाझर तलाव क्र .०७ सौताडा ता . पाटोदा . 
प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्र .०७ सौताडा ता . पाटोदा . 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

( पाणी साठा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - सौताडा ता . पाटोदा जिल्हा : - बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं . 

लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 
अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे 
बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप 
नोंदविता येईल . 

दिनांक : ११/११/२०२२ 
ठिकाण : बीड 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ६ मौजे नायगाव 
स.नं. / ग.नं . 

अ.क्र . 

१ 

२ 


२८ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 

( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार ) जमीन संपादन 
गाव तलाव क्र .६ मौजे नायगाव ता . पाटोदा जि . बीड साठी भुसंपादन 

दिनांक : २१.११.२०२२ 


क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर १२३/२००५ - ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 


अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


५२ ९ पै . 

५२ ९ पै . 

५२ ९ पै . 


एकुण 


ता . पाटोदा जि . बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.४७ 


०.६५ 

०.५७ 


२६७ ९ 


१.६ ९ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र .६ नायगाव ता . पाटोदा जि . बीड 


स.नं. / ग.नं. 

लागु नाही 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः - गाव तलाव क्र .६ नायगाव ता.पाटोदा जि . बीड 
यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


दिनांक : - २१.११.२०२२ 
ठिकाण : - बीड 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .६ मौजे नायगाव 
ता . पाटोदा जि . बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


२६८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


२ ९ 

उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन 
संपादन गाव तलाव क्रं ०३ मौजे हिंगेवाडी / गोमळवाडा ता शिरुर 
कासार जि . बीड साठी भुसंपादन 

दिनांक : - २२/११/२०२२ 


क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर ६५ / २००६- ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क्रं ०३ मौजे हिंगेवाडी / गोमळवाडा 

ता शिरुर कासार जि . बीड 


स.नं. / ग.नं. 


भाग १ - पुरवणी 


६०४ 

एकुण 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

१.२५ 

१.२५ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्रं ०३ मौजे हिंगेवाडी / गोमळवाडा ता 
शिरुर कासार जि . बीड 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गाव तलाव क्रं ०३ मौजे हिंगेवाडी / 
गोमळवाडा ता शिरुर कासार . जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्रं ०३ मौजे 
हिंगेवाडी / गोमळवाडा ता शिरूर कासार . जि . बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र . , ३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
दिनांक : - २२/११/२०२२ 
ठिकाण : - बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड 


औरंगाबाद विभाग 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 

गाव 

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन 
तलाव क्र .०४ मौजे पिंपळनेर ता शिरूर कासार जि . बीड साठी भुसंपादन 
दिनांक : - २२/११/२०२२ 

क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर ६१ / २००७ - ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 


अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र .०४ मौजे पिंपळनेर ता शिरुर 

कासार . जि . बीड 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- ग्गाव तलाव क्र .०४ मौजे पिंपळनेर ता शिरुर 
कासार.जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


३० 

उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अ.क्र . 

१ 

२ 

३ 

४ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


५ 


६ 

७ 


अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०४ मौजे पिंपळनेर ता शिरुर 

कासार , जि . बीड 


स.नं. / ग.नं. 

३४ पै 

३४ पै 


३४ पै 

३४ पै 


३४ पै 

३३ पै 

१५१ पै 
एकुण 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.६५ 

०.१२ 

०.०३ 

०.०४ 


०.२१ 

०.०२ 

सरकारी गायराण ०.८६ 

१.९ ३ 


२६८१ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०४ मौजे 
पिंपळनेर ता शिरुर कासार जि . बीड 

अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं. 

लागु नाही 


दिनांक : - २२/११/२०२२ 

ठिकाण : - बीड 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( नामदेव टिळेकर ) 

उपविभागीयअधिकारी बीड 


२६८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र . ०६ मौ . वार्णी ता शिरूर कासार , जि . बीड 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः- गाव तलाव क्र .०६ मौ . वार्णी ता शिरुर 
कासार.जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


३१ 

उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 

गाव 

( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन 
तलाव क्र .०६ मौ . वार्णी ता शिरूर कासार जि . बीड साठी भुसंपादन 
दिनांक : - २२/११/२०२२ 


क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर १०/१२ - ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 


अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०६ मौ . वार्णी ता शिरूर कासार जि . बीड 

अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

२२८ पै 

१.७२ 

एकुण 

१.७२ 


१ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०६ मौ . वार्णी ता 
शिरूर कासार जि . बीड 


अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं. 

लागु नाही 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र , ३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक : - २२/११/२०२२ 

ठिकाण : - बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 

उपविभागीयअधिकारी बीड 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 


३२ 

उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन 
गाव तलाव क्रं ०२ मौजे पिंपळयाचीवाडी ता शिरुर कासार जि . बीड 
साठी भुसंपादन 


दिनांक : - २२/११/२०२२ 
क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर १२६ / ९ ७ - ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 


अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अ.क्र . 

१ 

२ 

३ 


अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क्रं ०२ मौजे पिंपळयाचीवाडी ता शिरुर 

कासार . जि . बीड 


स.नं. / ग.नं. 

३१० पै 


३१० पै 

३११ पै 

एकुण 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

१.६१ 

०.७४ 

०.११ 

२.४६ 


योजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्रं ०२ मौजे पिंपळयाचीवाडी ता शिरुर 
कासार . जि . बीड 


२६८३ 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गाव तलाव क्रं ०२ मौजे पिंपळयाचीवाडी ता 
शिरूर कासार , जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अ.क्र . 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्रं ०२ मौजे 
पिंपळयाचीवाडी ता शिरुर कासार जि . बीड 

स.नं. / ग.नं. 

लागु नाही 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


दिनांक : - २२/११/२०२२ 

ठिकाण : - बीड 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( नामदेव टिळेकर ) 

उपविभागीयअधिकारी बीड 


२६८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


३३ 

उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 

( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 

व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन गाव - 
रुई धानोरा - कुक्कडगाव रस्ता मौजे रुई धानोरा ता गेवराई जि बीड साठी 
भुसंपादन 


दिनांक : २२/११/२०२२ 

क्रमांक - २०२२ / एलएनक्यु / एसआर २५ / ९६.- ज्याअर्थी , समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक दिनांक १ ९ 
जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास पदनिर्देशित 

करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


२ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


१ ९ 


२० 


२१ 


२२ 


२३ 


2 


गावाचे नांव : - रुई धानोरा - कुक्कडगाव रस्ता मौजे रुई धानोरा ता 

गेवराई जि बीड 


स.नं. / ग.नं. 


मौजे रुई 


भाग १ - पुरवणी 


७७ / १७५ पैकी 

७७ / १७५ पैकी 

७७/१७६ पैकी 

७७/१७६ पैकी 

७८ / १७७ पैकी 

७८ / १७७ पैकी 

७८/१७८ पैकी 

७८/१७८ पैकी 

७८ / १७८ पैकी 

७८ / १७ ९पैकी 

७ ९ / १८० पैकी 

१०८ / ३५२ पैकी 

१०८ / ३५२ पैकी 

१०८ / ३५२ पैकी 

१०७ / ३५० पैकी 

१०७/३४५ पैकी 

१०७/३४५ पैकी 

१०७ / ३४३ पैकी 

१०७ / ३४१ पैकी 

१०७ / ३४० पैकी 

१०३/३३४ पैकी 

१०३ / ३३४ पैकी 

१०३ / ३३४ पैकी 

१०३ / ३३४ पैकी 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


०.०२ 


१.०३ 


०.०३ 


०.०४ 


०.०१ 


०.१६ 


०.१२ 


०.०१ 


0.09 


०.०१ 


०.२५ 


०.११ 


०.० ९ 


०.०४ 


०.०६ 


०.०६ 


०.० ९ 


०.१० 


०.१० 


औरंगाबाद विभाग 


अ.क्र . 


२५ 


२६ 


२७ 


२८ 


२ ९ 


३० 


३१ 


३२ 


३३ 


३४ 


३५ 


q 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


९ 


८ 


१० 


११ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : रुई धानोरा - कुक्कडगाव रस्ता मौजे रुई धानोरा ता 
गेवराई जि बीड 


मौजे रुई 


१०३ / ३२३ पैकी 

१०३ / ३२२ पैकी 

१०३/३२१ पैकी 

१०० / ३१२ पैकी 

१०५/३१८ पैकी 

१०५ / ३१७ पैकी 

१०५ / ३१४ पैकी 

१०५ / ३१३ पैकी 

९ ८ / ३११ पैकी 

९ ८ / ३११ पैकी 

९ ६ / ९ ७ / २ ९ ० पैकी 


एकुण 


मौजे : - धानोरा 


१०८ / २ ९ ५ पैकी 

१०८ / २ ९ ५ पैकी 

१०८ / २ ९ ५ पैकी 

१०८ / २ ९ ६ पैकी 

१०८ / २ ९ ५ पैकी 

१०८ / २ ९ ५ पैकी 

१०८ / २ ९ ५ पैकी 
२/८ पैकी 

२/७ पैकी 

१/३ पैकी 

१/२ पैकी 

१/१ पैकी 


एकुण 


०.०७ 


०.७१ 


०.०५ 


०.१२ 


०.१० 


०.०१ 


.०४ 


०.२१ 


०.४५ 


३.२८ 


०.१३ 


०.०१ 


०.१७ 


०.०६ 


०.०४ 


०.२२ 


०.१६ 


०.९ १ 


२६८५ 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - रुई धानोरा - कुक्कडगाव रस्ता मौजे रुई 
धानोरा ता गेवराई जि बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - सार्वजनिक हितार्थ व इतर 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - रुई धानोरा - कुक्कडगाव रस्ता 

मौजे रुई धानोरा ता गेवराई जि बीड 

स.नं. / ग.नं. 

लागु नाही 


अ.क्र . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र , ३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक : २२/११/२०२२ 

ठिकाण : - बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीयअधिकारी बीड 


२६८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव क्रं ०१ मौजे शिरापूर धुमाळ ता शिरुर 
कासार . जि . बीड 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ नुसार जमीन संपादन 
पाझर तलाव क्रं ०१ मौजे शिरापूर धुमाळ ता शिरूर कासार जि . बीड 
साठी भुसंपादन 


३४ 

उपविभागीय अधिकारी बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 


दिनांक : - २२/११/२०२२ 

क्रमांक - २०२२ / एलएनक्यु / एसआर ६६ / २००७. - ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


अ.क्र . 

१ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


२ 


अनुसूची - एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं ०१ मौजे शिरापूर धुमाळ 

ता शिरुर कासार जि . बीड 


स.नं. / ग.नं. 

१०११ पै 


१०११ 


एकुण 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

१.०२ 

पो . ख ०.१० 

०.५४ 


१.६६ 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - पाझर तलाव क्रं ०१ मौजे शिरापूर धुमाळ 
ता शिरुर कासार जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 

इतर सार्वजनिक हितार्थ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्रं ०१ मौजे 
शिरापूर धुमाळ ता शिरूर कासार . जि . बीड 

स.नं. / ग.नं. 

नाही 


अ.क्र . 


लागु 


दिनांक : - २२/११/२०२२ 

ठिकाण : - बीड 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात 
प्रसिध्द महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / 
अ - २ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव 
निर्धारणाच्या तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


३५ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , कळंब यांजकडून 
अधिसूचना कलम ११ ( ०१ ) 

भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ कलम ११ ( ०१ ) ची 
प्राथमिक 

अधिसूचना 

क्र . २०२२ / भूसंपादन / सिआर -०६ . - ज्या अर्थी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या 
परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसुचना , महसुल व वन विभाग कमांक संकीर्ण ११ / 
२०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात या पुढे जिचा 
निर्देश उक्त अधिसुचना असा करण्यात आला आहे ) याव्दारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ऐ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्हयातील ५०० 
हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात 
अशा जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याने मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला आहे ) 
आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये 
दिलेले आहे , आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे सुचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन 
होणार नाही ) . 


ज्या अर्थी कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे ( सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
करण्याची आवश्यकता नाही . ) 


२६८७ 

त्याअर्थी , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसुचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार 
निर्माण करणार नाही . 


परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु , अणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीच्या 
बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ( ०२ ) नुसार 
जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ०३ ) व्दारे विहीत केल्याप्रमाणे भुमीअभिलेखाच्या अद्यावती 
करणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी कळंब जि . उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे . 


अ.क्र . 


१ . 


अनुसूची एक 
जमिनीचे वर्णन 

गाव : - वाकडी ई . ता . कळंब जि . उस्मानाबाद 

भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 

२ ९ 


मौजे 


अहिल्या गाठाळ , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी कळंब जि . उस्मानाबाद . 


वाकडी ई . 


एकूण 


क्षेत्र हे . आर मध्ये 

०० हे . ०३ आर 

०० हे . ०३ आर 


२६८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशिल 

अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे 

पदनाम लागू नाही . 

ब . प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही . 

क . ज्या अधिसुचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 

आहे . त्या अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही . 

टिप- १. सदर प्रकल्पासाठी होणा - या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही , त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये 
प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही . 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपाबाबत विवरण . 


प्रकल्पाचे नाव - लासरा उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र अतिरिक्त मौजे 
वाकडी ई , आवाडशिरपूरा , लासरा ता . कळंब जि . उस्मानाबाद . 
प्रकल्पाचे वर्णन - लासरा उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र अतिरिक्त मौजे 
वाकडी ई , आवाडशिरपूरा , लासरा ता . कळंब जि . उस्मानाबाद . 
समाजाला मिळणारे लाभ - लासरा उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र यामुळे 
मौजे वाकडी ई , मौजे लासरा , आवाडशिरपूरा , सौंदणा अं . ता . कळंब 
तसेच ईस्थळ , सौंदणा ता . केज येथे एकूण ५४० हे . क्षेत्रास सिंचनाचा 
लाभ होणार आहे . 


अनुसूची तीन 

बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
लासरा उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र अतिरिक्त मौजे वाकडी ई , 
आवाडशिरपूरा , लासरा ता . कळंब जि . उस्मानाबाद . या कामामुळे कुठल्याही 
व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही . 


अनुसूची चार 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अधिका - याने दिलेला 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

कार्यकारी अभियंता , निम्न तेरणा कालाव विभाग क्र . २ लातूर यांनी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही असे प्रमाणित 
केले आहे . 


- 


भाग १ - पुरवणी 


२. उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता , निम्न तेरणा 
कालवा विभाग क्र . २ लातूर या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


सदर अधिसुचनेव्दारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे कलम ११ चे 
उप कलम ०१ खाली अधिसुचीत करण्यात आले आहे . प्रारंभिक अधिसुचनेच्या 
प्रकाशनाच्या तारखेपासुन ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय अधिकारी कळंब 
तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 

१०/१०/२०२२ 


दिनांक 

ठिकाण - कळंब जि . उस्मानाबाद . 


- 


अहिल्या गाठाळ , 

उपविभागीय अधिकारी तथा 

भूसंपादन अधिकारी कळंब जि . उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


३६ 


उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी भोकरदन , यांजकडून 
प्रारंभिक अधिसुचना 

भुमी संपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
खालील अधिसुचना 


क्र .२०२२ / उविअ / भुसं / कावि- / सिआर / २०२२ . - ज्याअर्थी , भुसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेल्या शासकीय अधिसूचना , महसुल व वनविभाग क्र . संकीर्ण / ११ / 
२०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे " उक्त 
अधिसुचना " असा उल्लेख करण्यात आला आहे ) यात यापुढे असे अधिसुचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( ZA ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
सुचीत शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचेननुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे जिचा निर्देश " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला 
आहे ) आवश्यक आहे अथवा आवश्यकता भासण्यासाठी शक्यता आहे असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये 
दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम 
( १ ) च्या तरतुदीन्वये या द्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त 
जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे . असण्याचा संभव आहे . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमांच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या 
भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची 
कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून 
सुट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना उचित निसम 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्तनियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


२६८ ९ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन 
अधिकारी , भोकरदन जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


गाव : मौजे सातेफळ 

अनुक्रमांक 


१ . 


२ . 


अनुसूची - १ 
जमिनीचे वर्णन 

तालुका : जाफ्राबाद 


भुमापन किंवा 
गट नं . 

२२० 

२२० 

एकूण 


जिल्हा : जालना 


अंदाजित क्षेत्र 

( हे . आर मध्ये ) 

०२ हे . ५० आर 

०२ हे . ५० आर 

०५ हे . ०० आर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : - मौजे सातेफळ ता . जाफ्राबाद , जि जालना येथील 
गट नं .२२० मधील एकुण क्षेत्र ५ हे . ०० आर मध्ये निवडूंगा पाझर तलाव 
क्र . ९ करिता भुसंपादन . 

प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : - मौजे सातेफळ ता . जाफ्राबाद , जि जालना 
येथील जमीन निवडूंगा पाझर तलाव क्र . ९ करिता भुसंपादन . 

समाजाला मिळणारे लाभ : - या पाझर तलावामुळे मौजे सातेफळ / 
निवडूंगा ता . जाफ्राबाद , जि जालना येथील जमिनीतील पाणी पातळी 
वाढेल व सदर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील 
शेतक - यांचे जीवनमान उंचावेल . 


२६ ९ ० 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कलम क्षेत्रावर आहे , सदरचा 
पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमीनीवर असून त्यास शेतक - यांची संम्मती 
आहे . 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून 
सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावक - यांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या पाण्यामुळे 
पाझर तलावाच्या आजुबाजूच्या शेतजमीनीतील विहीरीची पाण्याची पातळी 
वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमीनीवर असून 
सदर पाझर तलावास गावक - यांची व संबंधीत शेतकरी यांची संम्मती आहे . 
सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत 
होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . सबब प्रशासक 
नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - उपविभागीय अधिकारी कार्यालय 
भोकरदन 

क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 

टिप : - उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भोकरदन 
जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्याकरिता ठेवण्यात आला आहे . 
ठिकाण : भोकरदन 

दिनांक : - १८/१०/२०२२ . 


( अतुल चोरमारे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी भोकरदन . 


भाग १ - पुरवणी 


३७ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी भोकरदन , यांजकडून 


प्रारंभिक अधिसुचना 

भुमी संपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
खालील अधिसुचना 


क्र . २०२२ / उविअ / भुसं / कावि- / सिआर / २०२२ - ज्याअर्थी , भुसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेल्या शासकीय अधिसूचना , महसुल व वनविभाग क्र . संकीर्ण / ११ / 
२०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे “ उक्त 
अधिसुचना ” असा उल्लेख करण्यात आला आहे ) यात यापुढे असे अधिसुचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( ZA ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
सुचीत शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचेननुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे जिचा निर्देश " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) 
आवश्यक आहे अथवा आवश्यकता भासण्यासाठी शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले 
आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वये या द्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 
असण्याचा संभव आहे . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमांच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा 
तिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची 
कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून 
सुट देता येईल . 


औरंगाबाद विभाग 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना उचित निसम 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी , भोकरदन जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


गाव : मौजे सातेफळ 

अनुक्रमांक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


१ . 


२ . 


अनुसूची - १ 
जमिनीचे वर्णन 
तालुका : जाफ्राबाद 


भुमापन किंवा 
गट नं . 

१८१ 


२१४ 

एकूण 


जिल्हा : जालना 


अंदाजित क्षेत्र 
( हे . आर मध्ये ) 

०० हे . ६७ आर 

०० हे . ३८ आर 

१ हे . ०५ आर 


अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : - मौजे सातेफळ ता . जाफ्राबाद , जि जालना येथील 
गट नं . १८१ व २१४ मधील एकुण क्षेत्र १ हे . ०५ आर मध्ये पाझर तलाव 
क्र . ९ करिता भुसंपादन . 

प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : - मौजे सातेफळ ता . जाफ्राबाद , जि जालना 
येथील पाझर तलाव क्र . ९ करिता भुसंपादन . 

समाजाला मिळणारे लाभ : - या पाझर तलावामुळे मौजे सातेफळ 
ता . जाफ्राबाद , जि जालना येथील जमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर 
तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतक - यांचे जीवनमान 
उंचावेल . 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कलम क्षेत्रावर आहे , सदरचा 
पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमीनीवर असून त्यास शेतक - यांची संम्मती 

आहे . 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


२६ ९ १ 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून 
सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावक - यांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या पाण्यामुळे 
पाझर तलावाच्या आजुबाजूच्या शेतजमीनीतील विहीरीची पाण्याची पातळी 
वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमीनीवर असून 
सदर पाझर तलावास गावक - यांची व संबंधीत शेतकरी यांची संम्मती आहे . 
सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत 
होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . सबब प्रशासक 
नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - उपविभागीय अधिकारी कार्यालय 
भोकरदन 


क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 


टिप : - उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भोकरदन 
जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्याकरिता ठेवण्यात आला आहे . 

ठिकाण : भोकरदन 

दिनांक : - ५/०८/२०२२ 


( अतुल चोरमारे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी भोकरदन . 


२६ ९ २ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


३८ 


उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी भोकरदन , यांजकडून 
प्रारंभिक अधिसुचना 

भुमी संपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
खालील अधिसुचना 


क्र . २०२२ / उविअ / भु / कावि- / सिआर / २०२२ - ज्याअर्थी , भुसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेल्या शासकीय अधिसूचना , महसुल व वनविभाग क्र . संकीर्ण / ११ / 
२०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे “ उक्त 
अधिसुचना " असा उल्लेख करण्यात आला आहे ) यात यापुढे असे अधिसुचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( ZA ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
सुचीत शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचेननुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
" उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे जिचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) 
आवश्यक आहे अथवा आवश्यकता भासण्यासाठी शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले 
आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वये या द्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 
असण्याचा संभव आहे . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


भाग १ - पुरवणी 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमांच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या 
भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची 
कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून 
सुट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना उचित निसम 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्तनियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी , भोकरदन जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


गाव : मौजे बुटखेडा 

अनुक्रमांक 


१ . 


२ . 

३ . 

४ . 


अनुसूची - १ 
जमिनीचे वर्णन 

तालुका : जाफ्राबाद 


भुमापन किंवा 

गट नं . 

११२ 

११३ 

११४ 


११८ 


एकूण 


जिल्हा : जालना 

अंदाजित क्षेत्र 

( हे . आर मध्ये ) 

०० हे . ४७ आर 

१ हे . २२ आर 

० हे . ४० आर 

० हे . १७ आर 

२ हे . २६ आर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : - मौजे बुटखेडा ता . जाफ्राबाद , जि जालना येथील 
गट नं . ११२ , ११३ , ११४ व ११८ मधील एकुण क्षेत्र २ हे . २६ आर मध्ये 
पाझर तलाव क्र . ३ करिता भुसंपादन . 

प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : - मौजे बुटखेडा ता . जाफ्राबाद , जि जालना 
येथील पाझर तलाव क्र .३ करिता भुसंपादन . 

समाजाला मिळणारे लाभ : - या पाझर तलावामुळे मौजे बुटखेडा 
ता . जाफ्राबाद , जि जालना येथील जमिनीतील पाणी पातळी वाढेल व सदर 
तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील शेतक - यांचे जीवनमान 
उंचावेल . 


औरंगाबाद विभाग 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कलम क्षेत्रावर आहे , 
सदरचा 
पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमीनीवर असून त्यास शेतक - यांची संम्मती 
आहे . 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून 
सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावक - यांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या पाण्यामुळे 
पाझर तलावाच्या आजुबाजूच्या शेतजमीनीतील विहीरीची पाण्याची पातळी 
वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमीनीवर असून 
सदर पाझर तलावास गावक - यांची व संबंधीत शेतकरी यांची संम्मती आहे . 
सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत 
होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . सबब प्रशासक 
नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 


ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - उपविभागीय अधिकारी कार्यालय 
भोकरदन 

क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 

टिप : - उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय भोकरदन 
जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्याकरिता ठेवण्यात आला आहे . 
ठिकाण : भोकरदन 

दिनांक : - १८/१०/२०२२ 


( अतुल चोरमारे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी भोकरदन . 


२६ ९ ३ 


३ ९ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी भोकरदन , यांजकडून 


प्रारंभिक अधिसुचना 

भुमी संपादन , पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ११ ( १ ) 
खालील अधिसुचना 


क्र .२०२२ / उविअ / भुसं / कावि- / सिआर- / २०२२ - ज्याअर्थी , भुसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ ( ३० चा २०१३ ) कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या 
परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेल्या शासकीय अधिसूचना , महसुल व वनविभाग क्र . संकीर्ण / ११ / 
२०१४ / प्र.क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे " उक्त 
अधिसुचना " असा उल्लेख करण्यात आला आहे ) यात यापुढे असे अधिसुचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( ZA ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याचा 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
सुचीत शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


J 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसुचेननुसार समुचित शासन असलेल्या 
जालना जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
" उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात 
यापुढे जिचा निर्देश " सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे ) 
आवश्यक आहे अथवा आवश्यकता भासण्यासाठी शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे वर्णन यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले 
आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वये या द्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 
असण्याचा संभव आहे . 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोटकलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . 


२६ ९ ४ 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन ते उक्त अधिनियमांच्या प्रकरण 
चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . परंतू , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या 
भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची 
कारणे लेखी नमुद करुन अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून 
सुट देता येईल . 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : - मौजे सिरसगाव मंडप तालुका : भोकरदन , 
जि जालना येथील गट नं . १६८ , १६ ९ , १७१ , १७२ व १७४ मधील 
एकुण क्षेत्र २ हे . १२ आर मध्ये पाझर तलाव क्र .१४ करिता भुसंपादन . 

प्रकल्पाचे कार्याचे वर्णन : - मौजे सिरसगाव मंडप तालुका : भोकरदन , 
जि जालना येथील पाझर तलाव क्र . १४ करिता भुसंपादन . 

समाजाला मिळणारे लाभ : - या पाझर तलावामुळे मौजे सिरसगाव 
मंडप तालुका : भोकरदन , जि जालना येथील जमिनीतील पाणी पातळी 
वाढेल व पाझर तलावाचे पाण्याचा लाभ सिंचनासाठी होऊन गावातील 
शेतक - यांचे जीवनमान उंचावेल . 


तसेच , उक्त अधिनियमांच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ५ ) अनुसार , 
जिल्हाधिकारी भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करताना उचित निसम 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्तनियम " असा करण्यात आला आहे ) यांच्या 
नियम १० च्या उपनियम ( ३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भुमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमांच्या कलम ३ च्या उपखंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी , भोकरदन जि . जालना यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - १ 
जमिनीचे वर्णन 

गाव : मौजे सिरसगाव मंडप तालुका : भोकरदन जिल्हा : जालना 

अनुक्रमांक 


१ . 


२ . 

३ . 


४ . 


भुमापन किंवा 
गट नं . 

१६८ 

१६ ९ 

१७१ 


१७२ 


१७४ 


एकूण 


अंदाजित क्षेत्र 

( हे . आर मध्ये ) 

०० हे . ०२ आर 

० हे . ५२ आर 

० हे . २१ आर 

१ हे . २१ आर 

० हे . ३६ आर 

२ हे . १२ आर 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची -३ 

बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - सदरचा 
पाझर तलाव व्हावा यासाठी प्रवण भागातील कलम क्षेत्रावर आहे , सदरचा 
पाझर तलाव हा दुर्गम शेतजमीनीवर असून त्यास शेतक - यांची संम्मती 
आहे . 


अनुसूची ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश 


नवीन भूसंपादन कायदा २०१३ कलम ६ अन्वये सामाजिक परिणाम निर्धारणातून 
सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची ५ 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ . सदरच्या पाझर तलावामुळे गावातील जमीन ओलीताखाली येईल व 
गावक - यांचे जीवनमान उंचावेल आणि सदरच्या पाझर तलावाच्या पाण्यामुळे 
पाझर तलावाच्या आजुबाजूच्या शेतजमीनीतील विहीरीची पाण्याची पातळी 
वाढेल . सदरचा पाझर तलाव हा दुर्गम भागातील शेत जमीनीवर असून 
सदर पाझर तलावास गावक - यांची व संबंधीत शेतकरी यांची संम्मती आहे . 
सदर पाझर तलावामुळे कोणतीही व्यक्ती अथवा गावठाणाची जमीन बाधीत 
होत नाही . त्यामुळे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . सबब प्रशासक 
नियुक्तीचा प्रश्न उद्भवत नाही . 

ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - उपविभागीय अधिकारी कार्यालय 
भोकरदन 


क . ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसुचनेचा तपशील : - निरंक 

टिप : - उक्त जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी कार्यालय 
भोकरदन जि . जालना यांचे कार्यालयात पाहण्याकरिता ठेवण्यात आला 
आहे . 


ठिकाण : भोकरदन 
दिनांक : - १८/१०/२०२२ 


( अतुल चोरमारे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुसंपादन अधिकारी भोकरदन . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD- 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . २ ९ ] गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ [ किंमत : ०.०० रुपये 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 
शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 

टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


१ 

अध्यक्षा , नगर परिषद वैजापूर , जिल्हा औरंगाबाद यांजकडून 
( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ ) 

अधिसूचना 


क्र.नपवै / कावी २ / न.र . वि / ज्याअर्थी , वैजापुर शहराची सुधारित 
विकास योजना महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना 
टी.पी.एस. - ३०१२ / ५ ९ १ / सी.आर.९ ४ / २०१२ / यु.डी. - ३० दिनांक ३०/०६/२०११ 
रोजी मंजूर होऊन दिनांक ०५/०५/२०१३ पासून अमलात आलेली आहे . 
( यापुढे उक्त विकास योजना असे संबोधण्यात आले . ) 

आणि ज्याअर्थी , वैजापूर नगर परिषदेने खालील परिशिष्टामध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे 
कलम ३७ अन्ये उक्त मंजूर विकास योजना ( सुधारित विकास योजना ) 
आराखड्यात फेरबदल करण्याचा ठराव पारीत केला आहे . 


अ.क्र 


१ 


औ भाग १ अ -२ ९ 


दिनांक : २१/११/२०२२ 
ठिकाण : वैजापूर . 


परिशिष्ट 


मंजुर विकास योजना मध्ये दर्शविला वापर 

सर्वे क्र २७७ मधील आरक्षण क्र ( ८३ ) 
क्षेत्रफळ १.२५ हे , ' गार्डन ' करिता दर्शविण्यात 
आले आहे 


८३ 


त्यानुसार सदरील फेरबदल दर्शविणा - या वैजापूर शहराच्या भाग 
नकाशावर मा . अध्यक्षा नगर परिषद वैजापूर यांनी दिनांकासह स्वाक्षरी 
केलेली असून , ज्याचे ठराव विषय क्र . ( ०२ ) , दिनांक ०४/११/२०२२ असुन , 
प्रस्तावित भाग नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ वैजापूर नगर परिषदेच्या 
नगर रचना विभागात कामकाजाच्या दिवशी , कार्यालयीन वेळेत ठेवण्यात 
आलेले आहेत . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ३७ 
मधील तरतुदीनुसार हि अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द 
झाल्यापासून एक महिन्याच्या आंत सदर बदला बाबत ज्यांच्या सूचना / 
हरकती असतील त्यांनी अशा सूचना अथवा हरकती लेखी स्वरुपात मा . 
अध्यक्षा , नगर परिषद वैजापूर यांचेकडे सादर कराव्यात . 


नियोजित बदल 


सर्वे क्र २७७ मधील आरक्षण क्र ( ८३ ) 
क्षेत्रफळ १.२५ हे , ' गार्डन ' करिता दर्शविण्यात 
आलेल प्रस्तावित जागा रहिवासी क्षेत्रात 
समाविष्ट करणे . 


मुख्याधिकारी , 
नगर परिषद वैजापूर . 


८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 

By President Municipal Council , Vaijapur Dist . 
Aurangabad 

( Under Section 37 of Maharashtra Regional and Town 
Planning Act 1966 ) 


No. VMC / WS2 / TPVD / DP - M /.--- Whereas the revised 
Development Plan of Municipal Council Vaijapur limit has been 
sanctioned under Government Notification No. TPS - 3012 / 591 / 
C.R.94 / 2012 / UD - 30 dated 30/06/2011 and has come into force 
with effect from 05/05/2013 . 


And whereas , Municipal Council , Vaijapur has re 
solved to modify this sanctioned Development Plan of Mu 
nicipal Council Vaijapur ( Revised Second Edition ) as stipu 


Sr. No. Reservation No / Zone / Purpose in 
Sanctioned Development Plan 


1 


Part of Survey No 277 , Reservation No ( 83 ) 
admeasuring 1.25 H is reserved for " Garden " . 


Date : 21/11/2022 
Place : Vaijapur 


भाग १ -अ पुरवणी 

lated under section of 37 of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966 and hence the part plan showing the 
above said proposed modification which have been signed 
and dated as per appendix ( shown ) vide in resolution subject 
number ( 02 ) dated 04-11-2022 by the President , Municipal 
Council Vaijapur has been kept open for inspection of the 
public during office hours on all working days of the office . 


APPENDIX 


२ 

मुख्याधिकारी 

नगर परिषद , मानवत यांजकडून 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे 
कलम २६ ( १ ) अन्वये मानवत शहराच्या ( दुस - यांदा सुधारित ) 
विकास योजनेचे प्रसिध्दीकरण 


क्र . ४४०८/२०२२ , दि . २१ / ११ / २०२२ 

ज्याअर्थी , मानवत नगर परिषदेने ( यापुढे “ उक्त नियोजन 
प्राधिकरण ” असे निर्देशिलेले ) तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची ( यापुढे 
“ उक्त क्षेत्र ” असे उल्लेखलेली ) , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर 
रचना अधिनियम १ ९ ६६ ( या पुढे “ उक्त अधिनियम ” असे निर्देशिलेली ) , 
चे कलम -२३ ( १ ) सह कलम ३८ मधील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास 
योजना , मानवत ( या पुढे “ उक्त प्रारूप विकास योजना ” असे उल्लेखलेली ) 
तयार करण्याचा इरादा ठराव क्रमांक १३२ , दिनांक २३/०२/२०२१ 
अन्वये जाहीर करुन त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , औरंगाबाद 
विभाग , पुरवणी भाग -१ मध्ये दिनांक ११-१७ / ०३ / २०२१ रोजी प्रसिध्द 
केली आहे ; 


Further as stipulated under section 37 of the said 
Act , suggestions and objections are invited from public in 
writing with respect to proposed modification within the pe 
riod of one month from the publication of this notice in 
Maharashtra Government gazette , which should be address 
to the President , Municipal Council Vaijapur . 


Proposed Modification 


Survey No. 277 , Reservation No ( 83 ) area admeasuring 

1.25 H site reserved for " Garden " to be included in 
Residential zone . 


Chief Officer , 

Municipal Council Vaijapur . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस 
अनुसरुन मानवत नगर परिषदेने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारुप विकास 
योजना तयार करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना , परभणी 
शाखा , परभणी यांची नगर रचना अधिकारी म्हणून आदेश क्र . १६७२ 
दिनांक ११/०५/२०२१ अन्वये नेमणूक केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमातील तरतुदीनूसार नगररचना 
अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगररचना , परभणी शाखा , परभणी 
यांनी उक्त अधिनियमाचे कलम- २५ अन्वये विद्यमान जमिन वापर नकाशा 
तयार केल्यानंतर उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करुन 
ती उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम- २६ ( ०१ ) 
अन्वये प्रसिध्द करण्यासाठी हस्तांतरीत केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे 
कलम- २६ ( १ ) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना 
/ हरकती मागविण्याकरिता प्रसिध्द करण्यासाठी ठराव क्र . २०२ 
दिनांक १ ९ / १० / २०२२ पारित केलेला आहे . 


औरंगाबाद विभाग 

त्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना , 
विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) अन्वये 
नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिध्द करीत आहे . 
सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन 
वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ , खाली नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध 
आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


१ ) मुख्याधिकारी , नगरपरिषद , मानवत 

२ ) सहायक संचालक , नगररचना , परभणी शाखा , परभणी 
उक्त प्रारुप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / 
हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी , मानवत 
नगरपरिषद यांचेकडे लेखी स्वरुपात कारणांसह पाठवाव्यात . सदरची 
सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ३० 
दिवसांचे आत नगर परिषदेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात 
घेतल्या जातील . 


उक्त प्रारुप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य 
शुल्क आकारुन मानवत नगरपरिषद कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध 
होऊ शकतील . 

ठिकाण - मानवत 
दिनांक - २१/११/२०२२ 


मुख्याधिकारी , 

मानवत नगर परिषद , मानवत . 


BY CHIEF OFFICER MUNICIPAL COUNCIL MANWAT 
DIST . PARBHANI 


NOTICE 

Publication of Draft Development Plan of Manwat ( II 
Revision ) 


Under Section - 26 ( 1 ) of Maharashtra Regional & Town 
Planning Act , 1966 

No. 4407/2022 Dt . 21/11/2022 


८५ 

And whereas as per the provision in section 24 of the said 
Act , the Municipal Council vide Order No. 1672 Dt . 11/05/2021 
has appointed Assistant Director Town Planning , Parbhani 
Branch , Parbhani as “ Town Planning Officer " to prepare the 
said Draft Development Plan for the said area ; 


Whereas the Manwat Municipal Council , ( hereinafter 
referred to as " the said planning Authority " ) vide Resolution 
No. 132 dated 23/02/2021 had declared its intention to prepare 
a Draft Development Plan of Manwat ( hereinafter referred to 
as the “ said Draft Development Plan ” ) for the area under its 
jurisdiction , ( hereinafter referred to as the said “ area ” ) as per 
the provision of section 23 ( 1 ) read with section 38 of 
Maharashtra Regional & Town Planning Act , 1966 ( 
hereinafter referred to as the " said Act " ) and notice to that 
effect is published in Maharashtra Government Gazette 
Aurangabad Division , Supplement Part I on 11-17 March 
2021 ; 


And whereas , as per Town Planning Officer and Assistant 
Director , Town Planning , Parbhani Branch , Parbhani after 
having prepare Existing Land Use Map as per section 25 of 
the said Act , has prepared the said Draft Development Plan 
of the Said area and has handed it over to the said Planning 
Authority for publication under section 26 ( 1 ) of the said 
Act : 


, 


And whereas , the said Planning Authority has passed . 
Resolution No. 202 , dated 19/10/2022 to publish the said Draft 
Development Plan under section 26 ( 1 ) of the said Act , for 
inviting suggestions / objections from the public ; 


Therefore , Manwat Municipal Council hereby publishes 
the said Draft Development Plan along with the Report under 
section 26 ( 1 ) of the said Act for inviting suggestions / 
objections from the public . The copy of the said Draft 
Development Plan and Report thereof are kept open for 
inspection of the public at the following offices on all working 
days during office hours .. 

1. The Chief Officer , Manwat Municipal Council , Manwat . 

2. Assistant Director , Town Planning , Parbhani Branch , 

Parbhani . 


, 


, 


The suggestions / objections if any , in writing from the 
public in this regard with reasons , shall be submitted to the 
Chief Officer , Manwat Municipal Council , within the period of 
30 days from the date of publication of the Notice in 
Maharashtra Govt . Gazette . Suggestions / objections received 
by the Municipal Council within the period of the 30 days 
from date of publication of this Notice in Maharashtra 
Government Gazette shall only be considered . 


The copies of the said Draft Development Plan and 
particulars shall be available to the public at reasonable price 
in the office of the Manwat Municipal Council . 

Place : - Manwat 

Date : - 21/11/2022 


Chief Officer , 

Manwat , Municipal Council , Manwat . 


८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


३ 

मुख्याधिकारी तथा प्रशासक नगर परिषद उस्मानाबाद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशीक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम 
३७ अन्वये सुचना 


जाहिर सुचना 

जा.क्र .५२६१ / २०२२.- ज्या अर्थी उस्मानाबाद शहराची ( दुसरी 
सुधारीत विकास योजना ) महाराष्ट्र प्रादेशीक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम १ ९ ६६ च्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये महाराष्ट्र शासनाच्या नगर 
विकास विभागाची अधिसुचना क्र . टीपीएस -३४१५ / १३ ९ १ / CR - २५३ / २०१५ / 
UD - ३० दि . ० ९ / ० ९ / २०१६ अन्वये मंजुर झाली असुन , ती दि . ०३ / १२ / 
२०१६ पासुन अंमलात आली आहे . 


ज्या अर्थी , उस्मानाबाद नगर परिषदेने प्रशासकीय ठराव क्र . 
१७ ९ दि . ०३/१०/२०२२ अन्वये मंजुर विकास योजना मध्ये उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३७ अन्वये खालील फेरबदल करावयाचे ठरविले आहे . 


मंजुर विकास योजनेनुसार प्रयोजन 

उस्मानाबाद शहराच्या मंजुर विकास योजनेतील सर्वे नं . २६७/१ 
मधील शेती तथा ना विकास विभाग ( अंदाजे क्षेत्रफळ ०३ हेक्टर ५१ आर ) 
( भाग नकाशात दर्शविल्याप्रमाणे ) 


प्रस्तावित फेरबदल 

उस्मानाबाद शहराच्या मंजुर विकास योजनेतील सर्वे नं . २६७/१ 
मधील शेती तथा नाविकास विभाग ( अंदाजे क्षेत्रफळ ०३ हेक्टर ५१ आर ) 
हा विभाग ( भाग नकाशामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ) रद्द करुन रहिवाशी विभागामध्ये 
समाविष्ट करणे . 


वरील बदल विकास योजनेच्या भाग नकाशावर लाल रंगात दर्शविण्यात 
आलेले आहेत आणि ज्याअर्थी उक्त फेर बदला बाबत जनतेकडे सुचना व 
हरकती मागविण्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ ) अन्वये सुचना 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे . त्या अर्थी जे नागरिक ही सुचना महाराष्ट्र 
शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासुन एक महिन्याच्या आत त्यांच्या 
सुचना आणि हरकती लेखी स्वरुपात उस्मानाबाद नगर परिषद उस्मानाबाद 
कार्यालयात सादर करतील त्यांचा विचार उक्त प्रस्ताव शासनाकडे अंतिम 
मंजुरीसाठी सादर करणेपुर्वी उस्मानाबाद नगर परिषद करेल . 


उक्त विकास योजनेत प्रस्तावित केलेल्या फेर बदल दर्शविणारा भाग 
नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ नगर परिषदेच्या कार्यालयात सर्व कामकाजाचे 
दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध असेल . 


नगर परिषद कार्यालय , उस्मानाबाद 

दिनांक २१/१०/२०२२ . 


भाग १ - अ पुरवणी 

BY CHIEF OFFICER & ADMINISTRATOR MUNICIPAL 
COUNCIL , OSMANABAD . 

Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966 
Public Notice Under Section 37 of 

Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966 . 


हरिकल्याण येलगट्टे , 

मुख्याधिकारी तथा प्रशासक नगर परिषद उस्मानाबाद . 


Public Notice 

Out No. 5261 / 2022 / Date : 21/10/2022 . Whereas 
the second revised development plan , of Osmanabad has been 
sactioned by the Government of Maharashtra in Urban 
Development No. TPS - 3415 / 1393 / CR - 253 / 2015 / UD - 30 Date 

09/09/2016 and came into effect from 03/12/2016 . 


Whereas the Osmanabad Municipal Council under 
its Administration resolution No. 179 Date : 03/10/2022 has 
resolved to effect the following modification under section 
37 of the Maharashtra regional and tow 


n planning Act 1966 ( hereinafter reffered to as the " said Act " ) 
in the above mentioned second revised plan viz . 


Provision as per sanctioned D.P. 


Land Admesasuring tentativly 03Ha . 51R.in Sy . 
No. 267/1 Green Zone ( As shown in part plan ) 


Proposed Modification 

Green Zone ( area Admeasuring tentativly 03 Ha . 51 
R. ) in Sy . No.267 / 1 is proposed to be delected and Zone 
released to be included in residential zone . 


And whereas , the notice is hereby published as 
required under section 37 of the said Act for inviting 
suggestions and objections from public on this modification . 
Those person who will give their suggestions and objections 
in writing to the osmanabad municipal council within one 
month from the publication of this notice , in Maharashtra 
Government Gazette will be considered by the council before 
submitting the said proposal to Government for sanction . 


The part plan showing the proposed modification to 
the said development plan is kept open for inspectoin of 
public in the office of Osmanabad Municipal Council on all 
the working days . 


Place : Osmanabad 
Date : 21/10/2022 . 


( Harikalyan Yelgatte ) 
Chief Officer & Administrator 
Municipal Council , Osmanabad . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 


मुख्याधिकारी , नगर परिषद नळदूर्ग यांजकडून 
जिल्हा उस्मानाबाद 

जाहीर सुचना 

( नमुना क्र . १७ सोबतचे परिशिष्ट ब -२ ) 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम 
२६ ( १ ) अन्वये नळदूर्ग शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे प्रसिध्दीकरण 


जा.क्र . न.प.न. / वियो / सुधा / कलम २६ ( १ ) दिनांक २१.११.२०२२ 
ज्याअर्थी नगरपरिषद नळदूर्ग ( यापुढे उक्त नियोजन प्राधिकरण असे निर्देशिलेले ) 
तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची ( यापुढे उक्त क्षेत्र असे उल्लेखलेली ) 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १ ९ ६६ ( यापुढे उक्त 
अधिनियम असे निर्देशिलेली ) चे कलम २१ ( २ ) चे अनुषंगाने कलम २३ ( १ ) 
मधील तरतुदीनुसार प्रारुप विकास योजना , नळदुर्ग ( यापुढे उक्त प्रारुप 
योजना असे उल्लेखलेली ) तयार करण्याचा इरादा विशेष सभा ठराव क्र . 
०१ दि . २१.०६.२०२१ अन्वये जाहिर करुन त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्र औरंगाबाद विभाग पुरवणी भाग - १ मध्ये दि . ० ९ .०७.२०२१ 
रोजी प्रसिध्द केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस अनुसरून 
नळदूर्ग नगरपरिषद उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना तयार 
करण्यासाठी सहाय्यक संचालक , नगर रचना / नगर रचनाकार , नगर 
रचना विभाग शाखा उस्मानाबाद यांची नगर रचना अधिकारी म्हणून आदेश 
क्र . आस्था / ५१२ / न.प.न / २०२१ दि . २०.०८.२०२१ अन्वये नेमणुक केलेली आहे . 


आणि ज्याअर्थी उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार नगर रचना अधिकारी 
तथा सहाय्यक संचालक , नगर रचना / नगर रचनाकार नगर रचना विभाग 
शाखा उस्मानाबाद यांनी उक्त अधिनियमांचे कलम २५ अन्वये विद्यमान 
जमीन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर , उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास 
योजना तयार करुन ती उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमांचे 
कलम २६ ( १ ) अन्वये प्रसिध्द करण्यासाठी हस्तांतरीत कली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमांचे कलम 
२६ ( १ ) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सचूना / हरकती 
मागविण्याकरिता प्रसिध्द करण्यासाठी ठराव क्र . ३८ दि . ०२.११.२०२२ 
पारित केलेला आहे . 


त्याअर्थी उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारुप विकास योजना अहवालासह 
उक्त अधिनियांच्या कलम २६ ( १ ) अन्वये नागरीकांकडून सुचना / हरकती 
मागविण्यासाठी प्रसिध्द करत आहे . सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल 
कामाकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ , खाली 
नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत . 


१. मुख्याधिकारी , नळदूर्ग नगरपरिषद , नळदूर्ग 

२. सहाय्यक संचालक , नगर रचना / नगर रचनाकार , नगर रचना विभाग 

शाखा उस्मानाबाद . 


उक्त प्रारूप योजनेतील तरतुदी संबंधी नागरीकांच्या काही सुचना / 
हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात 
प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी नगर 
परिषद नळदूर्ग यांचेकडे लेखी स्वरुपात कारणांसह पाठवाव्यात . सदरची 
सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झल्याच्या दिनांकापासुन ३० 
दिवसांचे आत नगरपरिषदेकडे प्राप्त झालेल्या सुचना / हरकती विचारात 
घेतल्या जातील . 


उक्त प्रारूप विकास योजनेचे नकाशे व तपशिलाच्या प्रती योग्य शुल्क 
आकारून नळदूर्ग नगर परिषदेच्या कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध होऊ 
शकतील . 


ठिकाण : नळदूर्ग 

दिनांक : २१.११.२०२२ 


८७ 


BY Municipal Council Naldurg 


NOTICE 


मुख्याधिकारी 

नगर परिषद , नळदूर्ग . 


Publication of Draft Development Plan of 
NALDURG Under Section 26 ( 1 ) of Maharashtra 

Regional & Town Planning Act . 1966 


No.MCN / DP / REV / SECTION26 ( 1 ) Date : 
21.11.2022 . - Whereas the Naldurg Municipal Council 
Naldurg ( hereinafter referred to as the said Planning 
Authority , ) vide Resolution No 01 dated 21.06.2021 
had declared its intention to prepare a Draft 
Development Plan of Naldurg ( hereinafter referred to 
as the said Draft Development Plan ) for the area under 
its jurisdiction , ( hereinafter referred to as the said area ) 
as per the provision of section 21 read with section 
( 2 ) of Maharashtra Regional & Town Planning Act 1966 
( hereinafter referred to as the said Act ) and notice to 
that effect is published in Maharashtra Government 
Gazette Aurangabad Division Supplement Part I on 
dated 09.07.2021 


And whereas , as per the provision in section 24 of 
the said Act . The Municipal Council Naldurg vide 
Order no . आस्था / ५१२ / न.प.न . / 2021dt 28.08.2021 
has appointed Assistant Director , Town Planning / Town 


भाग १ -अ पुरवणी 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २४-३० , २०२२ : अग्रहायण , ३ - ९ , शके १ ९ ४४ 
The Chief Officer , Naldurg Municipal Council , 

planner , Town Planning Branch Osmanabad as Town 
Planning officer to prepare the said Draft Development 
Plan for the said area : 

1 . 
Naldurg . 


८८ 


And whereas , the Town Planning Officer and 
Assistant Director , Town Planning / Town Planner , Town 
Planning Dept. Branch Osmanabad after having 
prepared existing land use map as per section 25 of 
the said Act has prepared the said draft development 
plan of the said area and has handed it over to the said 
planning authority on dated 28.10.2022 for publication 
under section 26 ( 1 ) of the said Act . 


And whereas the said planning authority has passed 
resolution no . 38 dated 02.11.2022 to publish the said 
draft development plan under section 26 ( 1 ) of the said 
act for inviting suggestion / objection from the public ; 


Therefore , Naldurg Municipal Council hereby 
publishes the said draft development plan along with 
the report under section 26 ( 1 ) of the act for inviting 
suggestion / objection from the public . The copy of the 
said draft development plan and report thereof are kept 
open for inspection of the public at the following offices 
on all working days during office hours . 


2 . 

Assistant Director , Town planning , / Town 
planner , Town Planning Dept. Branch Osmanabad 


The suggestions / objections if any , in writing from the 
public in this regard with reasons , shall be submitted 
tob the Chief Officer , Naldurg Municipal Council , 
Naldurg Within the period of 30 days from the date of 
publication of the notice in Maharashtra Govt.Gazette 
suggestions / objection received by the municipal council 
within the period of the 30 days from the date of 
publication of this notice in Maharashtra Government 
Gazette shall only be considered . 


The coppies of the said draft development plan and 
particulars shall be available to the public at reasonable 
price in the office of the Naldurg Municipal Council , 
Naldurg . 


Place : Naldurg 
Date : 22/11/2022 


Chief Officer . 
Municipal Council Naldurg . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


